सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


काशन 


क्र . ४१ ] 


गुरुवार , दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६ , शके १९३७ 


[ किंमत : १८ रुपये] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती , पृष्ठे | भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक -अ , चार - अ, चार-ब व - आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरगाबाद विभागाशी - 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ २१८६ 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

२२२६ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हाधिकारी याजकडून 


वाचा :- शासन पोलीटिकल अँड सर्व्हिसेस विभाग , शासन निर्णय क्र . 

१३/ दोन/ बी , दि . ०६/०८/ १९५८ . 


उपरोक्त स्थानिक सुट्टया ( राज्य न्यायालयाच्या अधिकार कक्षेतील 
केंद्रीय कार्यालयेकेंद्रीय प्रशासनातील कार्यालये व बँकेच्या कक्षेतील 
कार्यालयाखेरीज ) बीड जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालये , जिल्हा 
परिषदेच्या कक्षेतील कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कार्यालये, 
जिल्ह्यातील शासकिय कोषागारे , महामंडळाची कार्यालये व इतर सर्व 
खाजगी शैक्षणिक संस्था यांना लागू राहतील . 


अधिसूचना 


क्र . २०१५/जिबी - डेस्क - ७/ संकिर्ण/ कावि/६६९ .- संदर्भीय शासन 
निर्णयाद्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , नवल किशोर राम , 
जिल्हाधिकारी , बीड सन २०१५ या वर्षाकरिता बीड जिल्ह्यातील खालील 
दर्शविलेल्या दिवस स्थानिक सुट्टी म्हणुन जाहीर करीत आहे . 


नवल किशोर राम , 


जिल्हाधिकारी , बीड . 


बीड .- ०७ सप्टेंबर , २०१५ . 


अ. क्र . दिनांक 


वार 


बाब 


१९ सप्टेंबर - २०१५ शनिवार | जेष्टगौरी आवाहन 


औ. भाग १ – १३८ 


२१८६ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६ , शके १९३७ 


२१८७ 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , याजकडून 

अधिसूचना 
क्र . 2015 / महसूल / जमा- 2/ कावी 490 .- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क 
अध्यादेश , 2015 ( सन 2015 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र .5 ) च्या कलम 


3(1 ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , डॉ . प्रशांत नारनवरे , जिल्हाधिकारी , 
उस्मानाबाद जिल्हा , याद्वारे उक्त अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकारी 
कार्यालयाच्या अधिनस्त महसूल कार्यालयांमार्फत नागरिकांना पुरविण्यात 
येत असलेल्या लोकसेवा, नियत कालमर्यादा , पदनिर्देशित अधिकारी , प्रथम 
आणि द्वितीय प्राधिकारी या बाबी खालील परिशिष्ठामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
अधिसूचित करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ .क्र . | लोकसेवेचा तपशील 


लोकसेवा पुरविण्या 


| पदनिर्देशित अधिका-याचे 


प्रथम अपिल अधिका -याचे | द्वितीय अपिल 


साठी विहीत केलेली | पदनाम 


पदनाम 


अधिका-याचे पदनाम 


कालमर्यादा (दिवस ) 


6 


। 15 


तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


वय , राष्ट्रीयत्व आणि 
अधिवास प्रमाणपत्र 


जातीचे प्रमाणपत्र 


21 


उपविभागीय अधिकारी / | अपर जिल्हाधिकारी 


| जिल्हाधिकारी 


उपजिल्हाधिकारी 


ना . तहसिलदार 


तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


उत्पन्न प्रमाणपत्र | 15 
नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र 


उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


तात्पुरता रहिवास 


तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


| अपर जिल्हाधिकारी 


प्रमाणपत्र 


ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र | 7 


तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी । अपर जिल्हाधिकारी 


7 


ऐपतीचा दाखला 


तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


ना . तहसिलदार 
( रु. 2 लक्ष पर्यंत ) 


तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


( रु . 200001 ते 8 लक्ष 
पर्यंत ) 


उपविभागीय अधिकारी 


| अपर जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


( रु . 800001 ते 40 


लक्ष पर्यंत ) 


जिल्हाधिकारी 


अपर आयुक्त 


विभागीय आयुक्त 


( रु . 40 लक्ष पर्यंत ) 


सांस्कृतिक कार्यक्रम 


तहसिलदार तथा 


| उपविभागीय दंडाधिकारी | अतिरिक्त जिल्हा 

दंडाधिकारी 


परवाना 


तालुका कार्यकारी 


दंडाधिकारी 


अतिरिक्त जिल्हा 


जिल्हा दंडाधिकारी 


विभागीय आयुक्त 


दंडाधिकारी 


२१८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६, शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत 


| 


7 


लिपीक / तलाठी 


ना . तहसिलदार 


तहसिलदार 


10 


15 


। 


तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी | अपर जिल्हाधिकारी 


अल्प भू- धारक दाखला 
भूमिहीन शेतमजूर असल्याचा 


| 


15 


तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


| अपरान 


अपर जिल्हाधिकारी 


दाखला 


12 | 


शेतकरी असल्याचा दाखला 


तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


डोंगर / दुर्गम क्षेत्रात राहत 


तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


असल्याचे प्रमाणपत्र 


14 


प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करणे 


उपविभागीय अधिकारी 


अव्वल कारकून / 

ना . तहसिलदार / 
ना . तहसिलदार 

तहसिलदार 
| जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी | अपर जिल्हाधिकारी 


15 


प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्त 


30 


जिल्हाधिकारी 


असल्याचे प्रमाणपत्र देणे / 


प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसदारास 


प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरित 


करणे 


उस्मानाबाद , 11 सप्टेंबर 2015 . 


स्वाक्षरीत / 
( डॉ .प्रशांत नारनवरे ) 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६ , शके १९३७ 


2968 


BY COLLECTOR 


NOTIFICATION 


No . 

:- In exercise 
of the conferred by sub - section (1 ) of Section 3 
of the Maharashtra Right To Public Services Ordi 
nance, 2015 (Mah .Ord .No.V of 2015 ) I, Dr. Prashant 
Narnaware, The Collector of Osmanabad District, 


hereby notify the public services rendered by the 
office of the Collector through the subordinate 
Revenue Offices , along with the stipulated time 
limits for providing such public services, the Des 
ignated Officers , First Appellant Authorities and 
Second Appellate Authorities , as specifid in the 
Schedule appended herewith , for the purposeds 
of the said Ordinance . 


SCHEDULE 


Sr. No . Public Services 


Time limit for 

Providing 
service (Days) 


Designated 

Officer 


First Appellate 

Officer 


Second Appellate 

Officer 


1 


2 


3 


1 


15 


Tahsildar 


5 
Sub -Divisional 

Officer 


6 
Additional 
Collector 


Age , Nationality 
and Domicile 
Certificate 
Caste Certificate 


21 


Collector 


Additional 
Collector 


Sub - Divisional 
Officer / Dy. 

Collector 
Nayab Tahsildar 


Tahsildar 


Sub -Divisional 

Officer 
Collector 


21 


Sub - Divisional 

Officer 
Tahsildar 


Income 
Certificate 
Non - Creamy 
Layer Certificate 
Temporary 
Residence 
Certificate 
Senior Citizen 
Certificate 
Solvency 
Certificate 


Additional 

collector 
Sub -Divisional 

Officer 


5 


Additional 
collector 


6 


Tahsildar 


Sub -Divisional 

Officer 
Tahsildar 


Additional 

collector 
Sub -Divisional 

Officer 
Additional 
Collector 


Sub - Divisional 

Officer 


Collector 


Nayab Tahsildar 
(Upto Rs. 2 Lacs) 

Tahsildar 
(Rs. 200001 to 8 

Lacs ) 
Sub -Divisional 

Officer 
(Rs. 800001 to 40 

Lacs ) 
Collector 
(Above Rs. 40 

Lacs ) 


Additional 
Collector 


Additional 
Commissioner 


Divisional 
Commissioner 


२१९० 


....... ...... .. .... 


Permission for 
Cultural 
Programme 


Tahsildar and Sub Divisional 
Taluka Executive Magistrate 

Magistrate 
Additional District District Magistrate 

Magistrate 
Clerk / Talathi Nayab Tahsildar 


Additional 

District 
Magistrate 

Divisional 
Commissioner 

Tahsildar 


9 


Tahsildar 


11 


15 


Tahsildar 


Sub - Divisional 

Officer 
Sub - Divisional 

Officer 
Sub -Divisional 

Officer 
Sub - Divisional 

Officer 


Addtional 
Collector 
Additional 
Collector 
Additional 

Collector 
Additional 
Collector 


12 


Tahsildar 


Tahsildar 


Certified Copy of 
Record of Rights 
Small Land 
Holder Certified 
Landless Labour 
Certificate 
Agriculturist 
Certificate 
Certificate of 
Residence of 
Hilly Area 
Attestation of 
Affidavit 
Project Affected 
Persons Certifi 
cate / Transfer of 
Project Affected 
Persons 
Certificate to 
eligible heirs 


14 


Nayab Tahsildar / 

Tahsildar 
Additional 
Collector 


Sub -Divisional 

Officer 
Collector 


15 


AvvalKarkun / 
Nayab Tahsildar 

District 
Rehabilitation & 
Resettlement 

Officer 


30 


Osmanabad , 11th September 2015 . 


Sd / 
(Dr. Prashant Narnaware ) 

Collector, Osmanabad 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६ , शके १९३७ 


२१९१ 


जिल्हाधिकारी , याजकडून 


अधिसूचना 


कलम 3 (1 ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , जिल्हाधिकारी , 
परभणी जि . परभणी याद्वारे उक्त अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकारी 
कार्यालयाच्या अधिनस्त महसूल कार्यालयांमार्फत नागरिकांना पुरविण्यात 
येत असलेल्या लोकसेवा , नियत कालमर्यादा , पदनिर्देशित अधिकारी, 
प्रथम आणि द्वितीय प्राधिकारी या बाबी खालील परिशिष्ठामध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे . 


क्र . 2015/ अ - 2/ आस्था -2 / कावी.- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क 
अध्यादेश , 2015 ( सन 2015 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र . 5 ) च्या 


परिशिष्ठ 


अ .क्र . | लोकसेवेचा तपशील 


लोकसेवा पुरविण्या - | पदनिर्देशित अधिका -याचे | प्रथम अपिल अधिका-याचे | द्वितीय अपिल 


साठी विहीत केलेली 


पदनाम 


पदनाम 


| अधिका -याचे पदनाम 


कालमर्यादा (दिवस ) 

3 


2 


वय , राष्ट्रीयत्व आणि 


तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


अधिवास प्रमाणपत्र 


2 


जातीचे प्रमाणपत्र 


उपविभागीय अधिकारी / | अपर जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


उपजिल्हाधिकारी 


उत्पन्न प्रमाणपत्र 


| 15 


तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


ना . तहसिलदार 
उपविभागीय अधिकारी 


नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र 


21 


। 


अपर जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


तात्पुरता रहिवास 


तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


प्रमाणपत्र 
| ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र | 7 | 


तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


7 


| ऐपतीचा दाखला 


21 


ना . तहसिलदार 


तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


( रु . 2 लक्ष पर्यंत ) 


उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


तहसिलदार 
( रु. 200001 ते 8 लक्ष 
पर्यंत ) 
उपविभागीय अधिकारी 
( रु . 800001 ते 40 
लक्ष पर्यंत ) 


। 


विकारा 


अपर जिल्हाधिकारी 


| जिल्हाधिकारी 


अपर आयुक्त 


विभागीय आयुक्त 


जिल्हाधिकारी 
( रु . 40 लक्ष पर्यंत ) 


सांस्कृतिक कार्यक्रम 


| 7 


तहसिलदार तथा 


उपविभागीय दंडाधिकारी । | अतिरिक्त जिल्हा 

दंडाधिकारी 


परवाना 


तालुका कार्यकारी 


दंडाधिकारी 


| जिल्हा दंडाधिकारी 


विभागीय आयुक्त 


अतिरिक्त जिल्हा 
दंडाधिकारी 


२१९२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


9 


लिपीक / तलाठी 


ना . तहसिलदार 


अव्वल कारकुन/ 
मंडळ अधिकारी 
उपविभागीय अधिकारी 


10 


अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत | । 
अल्प भू-धारक दाखला 

| 15 
भूमिहीन शेतमजूर असल्याचा 


तहसिलदार 


अपर जिल्हाधिकारी 
| अपर जिल्हाधिकारी 


11 


15 


तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


दाखला 


शेतकरी असल्याचा दाखला 


तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी | अपर जिल्हाधिकारी 


13 


तहसिलदार 


उपविभागीय अधिकारी | अपर जिल्हाधिकारी 


डोंगर/ दुर्गम क्षेत्रात राहत 
असल्याचे प्रमाणपत्र 


14 | 


प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करणे 


अव्वल कारकून / 


उपविभागीय अधिकारी 


ना . तहसिलदार / 
तहसिलदार 


ना .तहसिलदार 


परभणी , 28 सप्टेंबर 2015 . 


स्वाक्षरीत / 
जिल्हाधिकारी , परभणी 


BY COLLECTOR 
NOTIFICATION 


No . 

:- In exercise 
of the conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of 
theMaharashtra Right To Public Services Ordinance , 
2015 (Mah .Ord .No .V of 2015 ) I, The Collector of 
Parbhani District, hereby notify the public services 


rendered by the office of the Collector through the 
subordinate Revenue Offices, along with the stipu 
lated time limits for providing such public services, 
the Designated Officers, First Appellant Authori 
ties and Second Appellate Authorities , as specifid 
in the Schedule appended herewith , for the 
purposeds of the said Ordinance . 


SCHEDULE 


Sr. No . Public Services 


Designated 

Officer 


First Appellate 

Officer 


Second Appellate 

Officer 


Time limit for 

Providing 
service (Days) 
____ 3 । 


15 


Tahsildar 


1 2 

Age , Nationality 
and Domicile 

Certificate 
2 | Caste Certificate 


5 
Sub - Divisional 

Officer 


6 
Additional 
Collector 


21 


Collector 


Additional 
Collector 


Sub - Divisional 
Officer / Dy. 

Collector 
Nayab Tahsildar 


Tahsildar 


Sub -Divisional 

Officer 
Collector 


3 | Income 

Certificate 
| Non- Creamy 
Layer Certificate 
Temporary 
Residence 
Certificate 
Senior Citizen 
Certificate 


Sub -Divisional 

Officer 
Tahsildar 


Additional 

collector 
Sub - Divisional 

Officer 


Additional 
collector 


Tahsildar 


Sub -Divisional 

Officer 


Additional 
collector 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६ , शके १९३७ 


२१९३ 


21 


Tahsildar 


Solvency 
Certificate 


Sub -Divisional 

Officer 
Additional 
Collector 


Sub - Divisional 

Officer 


Collector 


Nayab Tahsildar 
(Upto Rs. 2 Lacs ) 

Tahsildar 
(Rs. 200001 to 8 

Lacs ) 
Sub - Divisional 

Officer 
(Rs. 800001 to 40 

Lacs ) 
Collector 
( Above Rs. 40 

Lacs ) 


Additional 
Collector 


Additional 
Commissioner 


Divisional 
Commissioner 


8 


Permission for 
Cultural 
Programme 


Tahsildar and Sub Divisional 
Taluka Executive Magistrate 

Magistrate 
Additional District District Magistrate 

Magistrate 
Clerk / Talathi AvvalKarkun / 

Circle Officer 
Tahsildar Sub - Divisional 

Officer 
Tahsildar Sub -Divisional 


Additional 

District 
Magistrate 

Divisional 
Commissioner 
Nayab Tahsildar 


9 


11 


Officer 


Certified Copy of 
Record of Rights 
Small Land 
Holder Certified 
Landless Labour 
Certificate 
Agriculturist 
Certificate 
Certificate of 
Residence of 
Hilly Area 
Attestation of 
Affidavit 


Addtional 
Collector 
Additional 
Collector 
Additional 
Collector 
Additional 
Collector 


12 


Tahsildar 


Sub - Divisional 

Officer 
Sub - Divisional 

Officer 


Tahsildar 


14 


1 


Avval Karkun / 
Nayab Tahsildar 


Nayab Tahsildar / l 

Tahsildar 


Sub -Divisional 

Officer 


Parbhani, 28th September 2015 . 


Sd / 
Collector, Parbhani, 


२१९४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था लातुर याजकडुन 


ज्या अर्थी, उच्चतम कृषि उत्पन्न बाजार समिती लातूर या बाजार 
समितीचे संचालक मंडळातील न्याय प्रविष्ठ असलेला ग्रामपंचायत मतदार 
संघ वगळता इतर संचालक मंडळाची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केलेली 
आहे . त्यांनी सदर बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रिया पुर्ण करून 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) नियम १९६७ 
चे नियम ८१ अन्वये निकाल जाहीर करून संदर्भिय वाचले अन्वये निम्न 
स्वाक्षरीताकडे अहवाल सादर केलेला आहे . आणि , 


वाचा . १ ) मा .जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे निवडणुक निर्णय अधिकारी 

नियुक्ती आदेश दि .४/ ६/ २०१५ 

२) निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी 
संस्था लातूर यांचे महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व 
विनियमन ) नियम १९६७ चे नियम उच्चतम कृषि उत्पन्न बाजार समिती , 
लातूर या बाजार समितीची निवडणुक अधिसुचना ६- ६-२०१५ . 

३) निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी 
संस्था लातूर उच्चत्तम कृषि उत्पन्न बाजार समिती, लातूर यांचा निवडणुक 
अहवाल दिनांका २३- ७-२०१५ . 

अधिसूचना 
जा . क्र .विकास- २/ उच्चत्तमकृउबास/ लातुर/निवडणूक / क्र .१४/ २०१५/ 
२३५४ ज्या अर्थी, उच्चतम कृषि उत्पन्न बाजार समिती लातूर या 
बाजार समितीचे संचालक मंडळ निवडणूकीसाठी या कार्यालयाची । 
अधिसुचना दिनांक ६- ६ - २०१५ अन्वये निवडणूक कार्यक्रम प्रसिध्द 
करण्यात आला आहे आणि , 


ज्या अर्थी, उच्चतम कृषि अत्पन्न बाजार समिती लातूर या बाजार 
समितीचे संचालक मंडळ निवडणूकीमध्ये निवडूण आलेल्या संचालक 
सदस्वंची नावे महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 
अधिनियम १९६३ चे नियम १४- ४ ब च्या तरतूदीनुसार बाजार समितीचे 
निवडणूकीमध्ये निवडूण आलेल्या सदस्यांची मतदार संघनिहाय, नाव व 
पत्ते नमुना क्र . ११ क मध्ये पसिध्द करणे आवश्यक आहे . 


ज्या अर्थी, उच्चतम कृषि अत्पन्न बाजार समिती लातूर या बाजार 
समितीचे निवडूण आलेल्या संचालक सदस्यांची नावे व पत्ता नमुना क्र . 
११ क मध्ये खालीलप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


नमुना ११ क 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी -विक्री (विकास व विनियमन ) नियम १९६७ नियम ८३ पहा उच्चतम कृषि उत्पन्न बाजार समिती लातूर सन 

२०१५- १६ ते २०२०-२१ 

निवडणूक निकालपत्र 


अ. क्र . निवडून आलेल्या सभासदाचे नांव 


निवडून आलेल्या सभासदाचा पूर्ण पत्ता 


ज्या मतदार संघातुन निवडून आले आहेत 

आहे तो मतदार संघ 


- 


ॐ 


ॐ 


ॐ 


ॐ 


पाटील मनोज पंडितराव 
बेद्रे तात्याराव जगन्नाथ 
माहिते विष्णू तुकाराम 
वायाळ संभाजी शहाजी 
शहा लतीतकूमार कस्तूरचंद 
शिंदे विक्रम श्रीधरराव 
शिंदे वैजिनाथ ग्यानदेव 
पाटील सुनिता रावसाहेब 
शिंदे आशाबाई फूलचंद 
नरहारे गोविंद नागोबा 
आडे तुकाराम धोडिबा 
गोजमगुंडे सुधीर हरीश्चंद्र 

बिदादा बालाप्रसाद बन्सीलाल 
४. | सवई हर्षवर्धन आशोक 


मु . पो . उमरगा ता . जि . लातूर 

सहकारी संस्था मतदार संघ 
मु . येळी पो . चिंचोली ( ब) ता .जि . लातूर 

सहकारी संस्था मतदार संघ 
मु . पो . तांदूळजा ता . जि .लातूर 

सहकारी संस्था मतदार संघ 
मु . पो . भिसेवाघोली ता . जि . लातूर . 

सहकारी संस्था मतदार संघ 
मु . पो . चंद्रनगर , लातूर 

सहकारी संस्था मतदार संघ 
मु . पो . कासारखेडा ता . जि .लातूर 

सहकारी संस्था मतदार संघ 
मु . ढोकी पो . चिंचोली ता .जि .लातूर 

सहकारी संस्था मतदार संघ 
मु . पो . भातांगळी ता . जि . लातूर 

सहकारी संस्था महिला राखीव 
मु . पो . हिसोरी ता . जि .लातूर 

सहकारी संस्था महिला राखीव 
मु . भडी पो . भातांगळी ता . जि . लातूर सहकारी संस्था इतर मागासवर्गीय राखीव 
मु . पो . महाराणा प्रताप नगर ता .जि . लातूर । सहकारी संस्था विमुक्त जाती /भटक्या जमाती 
बाभळगाव रोड, म्हाडा कॉलनी ता .जि . लातूर व्यापारी मतदार संघ 
सिंहगड सोसायटी, लातूर 

व्यापारी मतदार संघ 
भिम नगर , लातूर 

हमाल मापाडी मतदार संघ 


दिनांक ९ -८ - २०१५ लातूर 


( बी . एल .वांगे ) 

निवडणूक निर्णय अधिकारी 
उच्चतम कृषि उत्पन्न बाजार समिती, लातूर तथा 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था लातुर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६ , शके १९३७ 


२१९५ 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा :- १. या कार्यालयाचे जाहीर प्रगटन जा .क्र . सम . दि . ११/ ९/ २०१५. 

२. या कार्यालयास दाखल झालेले दावा क्रं . १, २ व ३/ २०१५ 
मधील आदेश दि . २३ / ०९ / २०१५ . 

जाहीर प्रगटन 
क्र . ३१२९ जिउनि/ पणन/ कृउबास - वडवणी/निवडणुक / जा .प्र./२०१५ . 
ज्याअर्थी कृषि उत्पन्न बाजार समिती वडवणीच्या संचालक मंडळ सन 
२०१५ - १६ ते २०२० - २१ या कालावधी करिता घेण्यात येणाऱ्या 
निवडणुकीसाठी श्री . एच. पी . कांबळे , सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , 
ता . वडवणी जि .बीड यांची निवडणुक निर्णय अधिकारी म्हणुन नियुक्ती 
करण्यात आलेली आहे, आणि . 

ज्याअर्थी, निवडणुक निर्णय अधिकारी यांनी दि . ११/ ०९ / २०१५ रोजी 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम १९६३ 
व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम 
१९६७ मधील नियम ८१ नुसार नमुना क्रं . १५ मध्ये निकाल पत्र सादर 
केलेले आहे आणि . 

ज्याअर्थी वाचा क्र . १ नुसार या कार्यालयाने दि . ११/९ / २०१५ रोजी 
जाहीर प्रगटन प्रसिध्द केलेले आहे , आणि . 

ज्याअर्थी, निवडणुक निर्णय अधिकारी यांनी नियम ८१ नुसार क्र . १५ मध्ये 
निकालपत्र सादर केल्यानंतर सदर निवडणूकी संदर्भात दावा क्र . १, २ व ३/ 
२०१५ या कार्यालयास दाखल झालेले होते . त्यामध्ये या कार्यालयास वादी 
प्रतिवादीची संयुक्त सुनावणी दि . २१ /९ /२०१५ रोजी घेण्यात आली आणि 
सदर सुनावणी मध्ये ग्रामपंचायत सर्वसाधारण मतदार संघ, ग्रामपंचायत अनुसूचित 
जाती / जमाती मतदार संघ व व्यापारी मतदार संघामध्ये दि . २२/ ०९ / २०१५ 
रोजी फेर मतमोजणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, आणि . 

ज्याअर्थी, ग्रामपंचायत सर्वसाधारण मतदार संघ , ग्रामपंचायत अनुसूचित 
जाती / जमाती मतदार संघ व व्यापारी मतदार संघामध्ये दि . २२/ ०९/ २०१५ 
रोजी दावा क्र . १ , २ व ३/ २०१५ मधील सर्व वादी व प्रतिवादी आणि त्यांचे 
विधीज्ञ यांचे समक्ष उपरोक्त नमुद मतदासंघाची फेर मतमोजणी करण्यात 
आली. सदर मतमोजणीमध्ये ग्रामपंचात अनुसूचित जाती / जमाती मतदार 
संघातील श्री रतन व्यकंटी सौंदरमल यांना दि . ६/९/ २०१५ रोजी झालेल्या 
मतमोजणीमध्ये १३५ मते मिळाल्यामुळे ते विजयी झाल्याचेनिवडणूक निर्णय 
अधिकारी यांनी घोषित केले होते . परंतु दि . २२/ ९/ २०१५ रोजी झालेल्या 
फेर मतमोजणीमध्ये त्यांना १२५ वैध मिळालेली आहेत व श्री सुभाष कटाळू 
साळवे यांना १२९ वैध मते मिळालेली आहेत . त्यामुळे उक्त मतदार संघामध्ये 
दि . ०६/०९/ २०१५ रोजी निवडून आल्याचे घोषित केलेले उमेदवार श्री रतन 
व्यकंटी सौंदरमल यांचे ऐवजी श्री सुभाष कटाळू साळवे यांना १२९ वैध मते 
मिळाल्यामुळे यांना विजयी झाल्याचे घोषित केलेले आहे , आणि . 

ज्याअर्थी व्यापारी मतदार संघातील उमेदवार श्री भिकाराम सुंदरराव 
आंघळे यांना दि . ६ /९ / २०१५ रोजी झालेल्या मतमोजणीमध्ये ११६ मते 
मिळाल्यामुळे ते विजयी झाल्याचेनिवडणुक निर्णय अधिकारी यांनी घोषित 
केले होते . परंतु दि . २२/९ / २०१५ रोजी झालेल्या फेर मतमोजणीमध्ये श्री 
भिकाराम सुंदराव आंधळे यांनी घोषित केले होते . परंतु दि . २२ /९/ २०१५ 
रोजी झालेल्या फेर मतमोजणीमध्ये श्री भिकाराम सुंदरराव आंधळे यांना 
११६ वैध मते मिळालेली आहेत तर श्री गुलाब नारायण राऊत यांना ११८ 
वैध मते मिळालेली आहेत . त्यामुळे उक्त मतदार संघामध्ये दि . ६/ ९/ २०१५ 
रोजी निवडुन आल्याचे घोषित केलेले उमेदवार श्री भिकाराम सुंदरराव 


आंधळे यांचे ऐवजी श्री गुलाब नारायण राऊत यांना ११८ वैध मते मिळाल्यामुळे 
यांना विजयी घोषित झाल्याचे केलेले आहे , आणि . 

ज्याअर्थी वाचा क्र . ०१ अन्वये या कार्यालयाने जा .क्र . सम . दि . ११/ ९ / 
२०१५ रोजी निर्गमित केलेल्या जाहीर प्रगटनामध्ये अंशतः बदल करणे 
आवश्यक असून ग्रामपंचायत अनुसूचित जाती / जमाती मतदार संघातून 
श्री रतन व्यकंटी सौंदरमल यांचे ऐवजी श्री . सुभाष कटाळू साळवे व 
व्यापारी संघातून श्री आंधळे भिकाराम सुंदरराव ऐवजी राऊत गुलाब नारायण 
यांना निवडून आल्याचे जाहिर करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 
अधिनियम १९६३ व त्याखालील महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास 
व विनियमन ) अधिनियम १९६७ मधील नियम ८३ अन्ववये प्राप्त अधिकारानुसार 
मी ए. एल . घोलकर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बीड याद्वारे 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती , वडवणी जि . बीड च्या सन २०१५ - १६ ते 
२०२० - २१ या कालावधीच्या संचालक मंडळाच्या दि . ११/९ / २०१५ रोजी 
प्रसिध्द केलेल्या जाहीर प्रगटनामध्ये अंशत बदल करुन दि . २२/९ / २०१५ 
रोजी फेर मतमोजणी केल्यानंतर निवडणुकीत निवडुन आलेल्या सदस्याची 
खालीलप्रमाणे नावे जाहीर करीत आहे . 

नमुना ११ ( क ) 
( नियम ८३ पहा ) 

निवडणुकीचेनिकाल 
अ . निवडुन आलेल्या निवडुन आलेल्या सदस्याचा ज्या मतदार संघात 
क उमेवारांचे नावे संपुर्ण पत्ता । आले आहेत तो मतदार संघ 
१ साळवे सुभाष कटाळू मु.कवडगाव( बु) ता .वडवणी ग्रामपंचायत मतदार संघ 
__ जि . बीड 

( अनु. जाती / जमाती) 
२ राऊत गुलाब नारायण मु. पो . ता .वडवणी जि .बीड व्यापारी मतदार संघ 

ए . एल .घोलकर , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , बीड 
दि . २३ सप्टेबर . २०१३ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र . २८३३ /जिदुविअ / बीड/ सनि/ सी - १/नियोजित साई शेळीमेंढी संस्था / 
नोंदणी / २०१५.- सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), बीड यांचेकडुन 
असे अधिसुचीत करण्यात येते की , शेळी मेंढी पालन सहकारी संस्था मर्या. 
तेलगाव खुर्द तालुका माजलगाव जि . बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० ( १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रं .२४ ) कलम ९ 
( १) अन्वये नोंदविली असून तीचा नोंदणी क्रं . बीएचआर/ एमजीएम/ आरएसआर / 
एनसी/ १०८०/ २०१५, दिनांक १५/ ०९ / २०१५ अन्वये नोंदविली असुन संस्थेचे 
वर्गीकरण " साधन संस्था " असुन उपवर्गीकरण " ( ब ) कर्ज न देणाऱ्या " 
असा आहे. 

गोपालकृष्ण क . परदेशी 

सहाय्यक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), बीड . 
बीड ,- १५ सप्टेंबर २०१५. 


२१९६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६, शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 


ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती रेणापूर या बाजार समितीचे 
संचालक मंडळातील निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे , त्यांनी सदर 
बाजार समितीचेनिवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करुन महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न 
खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) नियम १९६७ चे नियम ८१ अन्वये 
निकल जाहीर करुन संदर्भिय वाचले अन्वये निम्न स्वाक्षरीताकडे अहवाल 
सादर केलेला आहे, आणि , 


वाचा : - १ . या कार्यालयाचेनिवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्ती 

आदेश दिनांक २७. ०५. २०१५ . 


२. निवडणुक निर्णय अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक 

सहकारी संस्था रेणापूर यांचे महराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी 
विक्री (विकास व विनियमन) नियम १९६७ चे नियम 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती शिरुर अनंतपाळ या बाजार 
समितीचेनिवडणूक अधिसूचना दि . २०. ०६ . २०१५ . 


ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती शिरुर अनंतपाळ या बाजार 
समितीचे संचालक मंडळ निवडणूकीमध्ये निवडूण आलेल्या संचालक 
सदस्याचेनावे महराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 
अधिनियम १९६३ चे कलम १४ - ४ ब च्या तरतूदीनूसार बाजार समिती 
निवडणूकीमध्ये निवडूण आलेल्या सदस्यांची मतदार संघनिहाय , नाव व 
पत्ते नमूना क्र . ११ - क मध्ये प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे . 


३ . निवडणुक निर्णय अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक 

सहकारी संस्था निलंगा कृषि उत्पन्न बाजार समिती रेणापूर 
यांचा निवडणूक अहवाल दि . ०७.०९ .२०१५ . 


त्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती शिरुर अनंतपाळ या बाजार 
समितीचेनिवडण आलेल्या संचालक मंडळ सदस्यांची नावे व पत्ता नमना 
११ क मध्ये खालीलप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


क्र . २९७० विकास - २/ कृउबास / रेणापूर /निवडणूक / क . १४/ २०१५ . 
ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती रेणापूर या बाजार समितीचे संचालक 
मंडळ निवडणूकीसाठी निवडणुक निर्णय अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था, रेणापूर यांची अधिसूचना दिनांक १४/ ०७/२०१५ अन्वये 
निवडणुक कार्यक्रम प्रसिध्द करण्यात आला आहे आणि , 


नमुना ११ ( क ) 


महराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) नियम १९६७ नियम ८३ पहा 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती रेणापूर सन २०१५ - २०१६ ते २०२० - २१ 


निवडणूक निकालपत्र 


अ .क्रं | निवडुण आलेल्या सदस्यांची नांवे | निवडुण आलेल्या सदस्यांचा संपुर्ण पत्ता 


। 


ज्या मतदार संघात निवडूण आले आहेत तो मतदार संघ 


१ 


पडूळे मूरलीधर पंढरी 


मू . गोढाळा पा . सताळा ता . रेणापूर 


सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


२ 


कातळे आनंद भगवानराव 


मू . पो. गरसूळी ता . रेणापूर जि . लातूर 


सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


३ 


सुर्यवंशी रमेश अण्णासाहेब 


मु . व्हटी नं . २ पो . महाळंगी ता . रेणापूर 


सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


| कदम विश्वभर तुळशीराम 


मू . पो अंदलगाव ता . रेणापूर 


सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


| सुर्यंवशी प्रकाश मनोहर 


मू . पो . अरजवेडा ता . रेणापूर 


सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


m 


कसपटे विठ्ठल काशीनाथ 


मू . निवाडा पो . सिंधगाव ता . रेणापूर 


सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


७ 


उपाडे शिवाजी रघुनाथ 


मु . मानुसमारवाडी . पो . पाथरवाडी ता . रेणापूर सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


भुरे सुग्रीव विठ्ठल 


मु . पो . शेरा ता . रेणापूर 


सहकारी संस्था भटक्या विमुक्त जाती / जमाती 


खलंग्रे उमाकांत निवृत्ती 


मु . खंलग्री पो . कारेपूर ता . रेणापूर 


सहकारी संस्था - इतर मागार्स वर्ग 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६, शके १९३७ 


२१९७ 


१० 


चव्हाण मिनाबाई मधुकरराव 


। 


मु . पो . बीटरगाव ता . रेणापूर 


सहकारी संस्था महिला 


| ११ 


जाधव रक्मीनबाई प्रल्हाद 


मु . पो . बावची ता . रेणापूर 


सहकारी संस्था महिला 


| १२ 


चव्हाण चंद्रचुड व्यकंटराव 


मु . पो . पानगाव ता . रेणापूर 


ग्रामपंचायत सर्वसाधारण 


१३ 


घोडके गंगाधर विठ्ठलराव 


मु . पो . मोरवड ता . रेणापूर 


ग्रामपंचायत सर्वसाधारण 


१४ 


सुरवसे दयानंद शिवाजी 


मु . रामवाडी ता . रेणापूर 


ग्रामपंचायत अनु . जाती / जमाती 


१५ गोटके दिलीप सदाशिव 


मु . कोळगाव पो . दर्जीबोरगाव ता . रेणापूर 


ग्रामपंचायत - आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक 


१६ 


आकनगिरे कमलाकर हरिभाऊ 


मु . पो . येलमगल्ली रेणापूर 


व्यापारी 


| १७ 


माने जनार्धन रामचंद्र 


___ मु. पो . रेणापूर जि . लातूर 


व्यपारी 


१८ रिक्त 


रिक्त 


हमाल / मापाडी 


बी . एल . वांगे 
जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था, लातूर 


लातूर : १४ सप्टेंबर , २०१५ . 


मुंबई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे बंदी 

आदेश . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


बंदी आदेश 


उस्मानाबाद जिल्ह्यात खालील प्रमाणे कार्यक्रम आयोजित आहेत . 


१ . दि . १२ / ०९ / २०१५ रोजी बैल पोळा हा सण साजरा होत आहे . 


क्र . २०१५/ एमएजी- १ /सीआर - ४ ,- वरील प्रमाणे उत्सव व इतर 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम जिल्ह्यात शांततेत पार सुरळीत पार पाडण्याकरिता 
तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणेसाठी पोलीस अधिक्षक , उस्मानाबाद 
यांनी त्यांचे गोपनिय पत्र जा . क्र .जिविशा/ शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश / 
४५४९/ २०१५ उस्मानाबाद दि ०६.०९ . २०१५ अन्वये उस्मानाबाद जिल्ह्यात 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे बंदी आदेश 
लागू करण्याबाबत विनंती केली आहे . पत्रातील आशय विचारात घेता मुंबई 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) व (३ ) लागू करण्या इतपत माझे 
समाधान झाले आहे . 


२ . दि . १७/ ०२ / २०१५ ते २७/ ०९ / २०१५ पर्यंत उस्मानाबाद जिल्ह्यात 

श्री गणेशत्सोव साजरा होत आहे . 


३. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळग्रस्त अनुदान मिळावे 

या मागणीसाठी आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता आहे . 


४ . दि . २४/ ०९ / २०१५ रोजी मुस्लीम बांधवाचा बकरी ईद हा सण साजरा 

होत आहे . 


त्या अर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ ( १९५१ चा अधिनियम २२ ) चे 
कलम ३७ ( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , 
मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , याद्वारे असे आदेश देत आहे की , 
शासकीय कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या व्यक्ती खेरीज अन्य कोणत्याही व्यक्तींना 
सार्वजनीक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास : 


५ . मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळावे तसेच गोवंश हत्यांबदी कायदा 

रद्द करावी या मागणीसाठी आंदोलनात्मक कार्यक्रम हेण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 


१ ) 


शस्त्र , लाठया , काठया , बंदुका, तलवारी , चाकु , रिव्हॉल्वर इत्यादी 
जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


६ . विविध पक्ष व संघटना यांच्या वतीने त्यांच्या विविध मागण्यासाठी 
( मुस्लीम आरक्षण , चारा, टंचाई, पाणी टंचाई या कारणामुळे) अचानकपणे 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


२) ज्या शारिरिक इजा करणेस कारणीभूत ठरतील किंवा सहज 

बाळगता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


२२९८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६, शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


३) कोणतेही क्षार , द्रव पदार्थ, स्फोटके जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


आदेश 


४ ) दगड , क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे जवळ बाळगता येणार 

नाहीत किंवा ठेवता येणार नाहीत . वाहुन नेता येणार नाहीत . 


५ ) आवेशी भाषणे, अंगविक्षेप , विडंबनात्मक नकला करता येणार नाहीत . 


६ ) सभ्यता किंवानितीमता यास बाधा येईल अशी किंवा अराजकता 

माजेल अशी चित्रे , नकाशे, घोषणा फलके , चिन्हे किंवा अशी 
कोणतीही वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही . 


___ क्र . २०१५/ एमएजी/ डेस्क -१/ कावि - १३९७.- ज्याअर्थी पोलीस अधिक्षक , 
लातूर यांनी संदर्भ क्रं . १ चे पत्रान्वये कायदा व सुव्यवस्था , सार्वजनिक 
शांतता व सार्वजनिक सूरक्षितता राखणेसाठी मुंबई पोलीस कायदा १९५१ 
चे कलम ३७ ( १)(३ ) ची तरतुद लागू करणेची मागणी केली आहे . व सदर 
तरतुद लागू करणेसाठी माझे समाधान झाले असल्याने जिल्ह्यात कायदा व 
सुव्यवस्था टिकुन रहावी या दृष्टीकोनातून प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करणे 
आवश्यक आहे . 

त्याअर्थीमुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे ( १९५१ चा अधिनियम ३२ ) 
कलम ३७( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन 
मी , विश्वभर गावंडे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , लातूर खालील गोष्टीस 
मनाई करीत आहे . 


७) व्यक्तीचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे/ प्रतिमाचे प्रदर्शन करता येणार नाही. 


८ ) व्यक्ती किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून दुखविण्याच्या उद्देशाने 

वाद्य वाजविणार नाहीत किंवा गाणी म्हणता येणार नाहीत . जाहीरपणे 
प्रक्षोभक किंवा असभ्य वर्तणुक करणार नाहीत . 


१ . शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले, दंडे, काठया किंवा लाठया किंवा 

शारिरिक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे . 


हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक ०९/ ०९ / २०१५ चे ०६ .०० 
पासून ते दिनांक २२ /०९/ २०१५ चे २४ .०० वाजेपावेतो ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
अंमलात राहतील . 


२ . कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 


३ . 


दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे , सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे . 


४ . 


व्यक्तीचे अथवा प्रेते ,किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे 
प्रदर्शन करणे , जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणने वाद्य 
वाजविणे. 


आणखी असेही आदेश देत आहे , की , सार्वजनीक शांतता व सुव्यवस्थेसाठी 
खालील आदेश पाळणे अत्यावश्यक आहे. त्याअर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ ( १९५१ चा कायदा २२) चे कलम ३७ ( ३) प्रमाणे मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , 
उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या कोणत्याही सडकेवर किंवा सार्वजनीक ठिकाणी 
एका ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्रीत येण्यास किंवा मिरवणुका 
काढण्यास मनाई करीत आहे आणि असेही आदेशीत करीत आहे की , 
शासकीय कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी, कर्मचारी किंवा शासनाचे 
अधिकारी , कर्मचारी , अंत्य यात्रा, धार्मिक कार्यक्रम यास हे आदेश लागू 
राहणार नाहीत . उक्त कालावधीत मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार 
पोलीस अधीक्षक , पोलीस उपधिक्षक , मंडळ पोलीस निरिक्षक , पोलीस 
उपनिरिक्षक यांना राहतील . 


अशा प्राधिकाऱ्यांच्या तो ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास 
धोका पोहोचेल अशाकिंवा राज्याशी सुरक्षितता धोक्यात येईल 
किंवा ज्यामध्ये उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल 
अशी आवेशपुर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणणे 
आणि चित्रे, चिन्हे फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा 
वस्तु तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे किंवा जनतेस प्रसार 
करणे . 


___ हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे संपुर्ण हद्दीपावेतो दिनांक ०९/ ०९/ २०१५ 

चे ०६.०० पासून ते दिनांक २२/०९/ २०१५ चे २४ .०० वाजेपर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) अंमलात राहतील . 


हा आदेश संपुर्ण लातूर जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक १६/ ०९ / २०१५ रोजीचे 
००.०१ वा . पासून ते दिनांक दिनांक ३०/ ०९/ २०१५ रोजी २४ .०० वाजेपर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) लागू राहिल . 


हे आदेश आज दिनांक ०८ . ०९ . २०१५ रोजी माझे सही व या कार्यालयाचे 
शिक्यानिशी निर्गमित केले आहेत . 

दुर्वाचनीय 

अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद . 
उस्मानाबाद , ०९ सप्टेबर , २०१५ . 


२. आणि ज्याअर्थी सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राहण्याकरीता 
खालील आदेश काढणे आवश्यक आहे . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे ( १९५१ चा अधिनियम २२) चे कलम 
३७ ( १)(३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , 
विश्वंभर गांवडे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, लातूर या द्वारे संपुर्ण लातूर 
जिल्ह्याचे हद्दी कोणत्याही सडकेवर किंवा कोणत्याही एका ठिकाणी पाच 
किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्र जमण्यास किंवा मिरवणूक काढण्यास मनाई 
करित आहे . आणखी असे की , हा आदेश कामावरील कोणत्याही पोलीस 
अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी आणि विवाह , अत्ययात्रा यांना 
लागु राहणार नाही , सभा, धार्मिक मिरवणूक, मोर्चा, उपोषण यांना परवानगी 
देण्याचे अधिकार , पोलीस अधिक्षक , पोलीस उपधिक्षक व संबंधित पोलिस 


संदर्भ - १ . पोलीस अधिक्षक , लातूर यांचे पत्र क्रमांक जिविशा./ 

का .व. सु / ५६४२२/ २०१५.दिनांक १४/ ०९/ २०१५ . 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे , 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६ , शके १९३७ 


२१९९ 


११ 


निरिक्षक, पोलीस उपनिरिक्षक जिल्हा लातूर यांना राहतील. त्यांनी परवानगी 
देण्यापुर्वी संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी 
यांच्या सल्लामसलत करुन करुन दयावी . पोलीस खात्याचे परवानगी 
दिल्याची लेखी माहिती त्वरित संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा 
तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांना कळवावे . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
पहा :- श्री . जे. व्ही . देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश - १ , कंधार यांचे पत्र 

क्र . ९१३/ २०१५ , दि . १४ .०९ . २०१५ , व सोबत अर्जित रजेचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 


हा आदेश संपर्ण जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक १६/ ०९ / २०१५ रोजीचे ०० .०१ 
वा पासून ते दिनांक ३० /०९/ २०१५ रोजीचे २४. ०० वाजेपर्यंत ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) लागू राहतील . 


आदेश 


वरील आदेश आज दिनांक १४/ ०९/ २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
निर्गमित करण्यात आले . 

विश्वंभर गावंडे, 


क्र ./ ब- २( १ )/ ७८३४/ २०१५ .- श्री . जे .व्ही . देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश 
- १ , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दि . २१ .०९ . २०१५ ते २४ . ०९. २०१५ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे दि . 
२०.०९ .२०१५ व रजेच्यापुढे दि . २५ , २६ व २७. ०९ . २०१५ रोजीच्या 
सुट्टया जोडून , दि . १९.०९. २०१५ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दि . 
२८ .०९. २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यन्त मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , लातूर . 


लातूर . १४ सप्टेंबर २०१५ . 


१० 


By District & Sessions Judge 


रजेवरुन परत आल्यामुळे श्री . जे.व्ही . देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश - 
१ ,कंधार यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


Office Order 


No . B- 2/62 of 2015 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे . व्ही . 
देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश - १, कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


Read :- Application dated 15/ 09/ 2015 submitted by Smt. 
R .P. Pardeshi, Adhoc District Judge -2 & Assistant Sessions 
Judge , Jalna for grant of earned leave and order passed on it . 


No./Esst ./3575 of 2015 .- The Principal District & Sessions 
Judge, Jalna is pleased to grant earned leave for (02 ) days 
w. e.f 18/ 09/ 2015 to 19/ 09/ 2015 with benefit of availment of 
prexing hiliday falling on 17 -09 -2015 and siffis 


जिल्हा न्यायाधीश - १ , कंधार यांच्या न्यायालयाचे दि . २१ ते 
२४ .०९. २०१५ या कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक काम जिल्हा 
न्यायाधीश - १, नांदेड यांनी पहावे आणि दि . २० , २५, २६ व २७.०९ .२०१५ 
या दिवसाचे काम जिल्हा न्यायाधीश - ४, नांदेड यांनी पहावे. 

___ कु . सविता . टी . बारणे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड . 
नांदेड .- १६ सप्टेंबर , २०१५ . 


On return from the said leave Smt. R .P . Pardeshi, is reposted 
as Adhoc District Judge - 2 & Assistant Sessions Judge , Jalna. 


No locum tenens is necessary. 


१२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडुन 


Certified under note 2 below M .C .S . (Pay) Rule 39 that, 
Smt. R . P. Pardeshi, would have continued to officiate as Adhoc 
District Judge - 2 & Assistant Sessions Judge , Jalna had he 
not proceed on leave for the above period. 


पहा :- श्री . प्र.कि . खराटे , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , माहूर यांचे 

पत्र क्र . ८६६ / २०१५, दि .०७.०९ .२०१५, व सोबत अर्जित रजेचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 


In his absence the charge of his Court is kept Shri. 
V .S .Deshande , Adhoc District Judge - 3 & Assistant Sessions 
Judge , Jalna in additona to his own duties . 


आदेश 


Note has been teken in the Service Book of the concerned . 

R . V.Deshmukh , 
Principal District & Sessions Judge , Jalna . 


क्र ./ ब-२( १ )/ ७८३७/ २०१५:- श्री . प्र.कि . खराटे, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , माहूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील नियम 
५० अन्वये दि . ०८ . ०९ . २०१५ ते ११.०९ . २०१५ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेला जोडून दि . १२ व १३.०९. २०१५ 
रोजीच्या सुट्टीचा फायदा , दि . ०७. ०९ . २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दि . १४ .०९. २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


Jalna :- 16th September. 2015 . 


२२०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


आदेश 


रजेवरुन परत आल्यामुळे श्री . प्र.कि . खराटे , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , माहूर यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . प्र . कि . खराटे , दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , माहूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

कु . सविता. टी .बारणे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 
नांदेड .- १६ सप्टेंबर , २०१५ . 


क्र ./ ब - २( १ )/ ७८४९ / २०१५:- श्री . दि . द . ममदापुरे , जिल्हा न्यायाधीश - 
१ भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दि . २१.०९. २०१५ ते २४ .०९. २०१५ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे दि . २० .०९ . २०१५ व 
रजेच्यापुढे दि . २५ , २६ व २७.०९ . २०१५ रोजीच्या सुट्टया जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यामुळे श्री . दि . द . ममदापुरे , जिल्हा न्यायाधीश - १ 
भोकर यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


१३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दि . द . ममदापुरे , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


पहा :- श्री . एस . आर .पवार , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , 

नांदेड यांचे पत्र क्र . ५२३६ / २०१५ , दि . १०. ०९ . २०१५ , व सोबत 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


क्र ./ब -२(१ )/ ७८४८ /२०१५.- श्री . एस . आर. पवार , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २१ .०९ .२०१५ ते २४ .०९.२०१५ ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०४) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे दि . 
२० . ०९ . २०१५ व रजेच्यापुढे दि . २५ , २६ व २७. ०९ . २०१५ रोजीच्या सुट्टया 
जोडून , दि . १९ .०९. २०१५ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दि . २८. ०९ .२०१५ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यन्त मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येते . 


जिल्हा न्यायाधीश - १ भोकर यांच्या न्यायालयाचे दि . २१ ते २४ . ०९. २०१५ 
या कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक काम जिल्हा न्यायाधीश - १ यांनी 
पहावे आणि दि . २० , २५, २६ व २७.०९. २०१५ या दिवसाचे काम जिल्हा 
न्यायाधीश - ४ , नांदेड यांनी पहावे. 

कु . सविता . टी . बारणे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड . 
_ नांदेड .- १६ सप्टेंबर , २०१५ . 


१५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 


रजेवरुन परत आल्यामुळे श्री . एस. आर.पवार , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


पहा :- श्री . सी . एन . ओंडरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद 

यांचे पत्र क्र . ८४५/ २०१५, दि .१०. ०९ . २०१५, व सोबत अर्जित 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . आर.पवार, दुसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक काम तिसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावे . 

कु . सविता. टी . बारणे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 
नांदेड .- १६ सप्टेबर , २०१५ . 


क्र ./ ब -२( १ )/ ७८७०/ २०१५.- श्री . सी . एन . ओंडरे , दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २१. ०९ .२०१५ ते २२ .०९ .२०१५ या एकूण ( ०२ ) 
दिवसांची अर्जित रजा रजेला जोडून दि . २० . ०९.२०१५ रोजीच्या सुट्टीच्या 
फायदा व दि . १९ .०९. २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दि . 
२३. ०९ . २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . सी . एन . ओंडरे , दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडुन 


पहा :- श्री . दि . द . ममदापुरे , जिल्हा न्यायाधीश - १ भोकर यांचे पत्र जा . 

क्र . ८१२/ २०१५, दि .२८ .०८ .२०१५ , व सोबत अर्जित रजेचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सी . एन . ओंडरे , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६, शके १९३७ 


२२०१ 


आदेश 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, धर्माबाद यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक काम दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
देगलूर यांनी पहावे. 

कु . सविता . टी .बारणे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 
नांदेड .- १८ सप्टेंबर , २०१५ . 


क्र ./ ब -२( १ )/ ७८३६ / २०१५.- श्री . जी . ओ . अग्रवाल , जिल्हा न्यायाधीश 
- २ नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९८१ मधील नियम 
५० अन्वये दि . २८ .०९ .२०१५ ते ०३ . १० . २०१५ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
एकूण (०६) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दि . २५, २६ व २७.०९. २०१५ 
तसेच रजेच्या पुढे दि . ०४ .१०.२०१५ रोजीच्या सुट्टीया जोडून दि . 
२४ .०९.२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दि . ०५ .१०. २०१५ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जी . ओ . अग्रवाल , जिल्हा न्यायाधीश - 
१ नांदेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


पहा :- श्री . एम. एस . काळे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव 

यांचे पत्र क्र . २२०१/ २०१५, दि .०५ .०९ . २०१५ , व सोबत अर्जित 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . ओ. अग्रवाल , 
जिल्हा न्यायाधीश - २ नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


क्र ./ ब-२( १ )/ ७८७१/ २०१५.- श्री . एम . एस . काळे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २१. ०९ . २०१५ ते २२ .०९.२०१५ या एकूण ( ०२ ) 
दिवसांची अर्जित रजा रजेला जोडून दि . २०.०९ .२०१५ रोजीच्या सुट्टीच्या 
फायदा व दि . १९ .०९ .२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दि . 
२३.०९. २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


जिल्हा न्यायाधीश - २ नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील 
जरुरी व तात्कालीक काम जिल्हा न्यायाधीश - १ नांदेड यांनी पहावे . 

दुर्वाचनीय. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 
नांदेड .- १६ सप्टेबर , २०१५ . 


१८ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम .एस . काळे , दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एस .काळे, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


पहा :- श्री . परेश व्यं , कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , लोहा 

यांचे पत्र क्र . १५१३/ २०१५ , दि . १० .०९ . २०१५ , सोबत अर्जित 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक काम दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
देगलूर यांनी पहावे. 

कु . सविता . टी . बारणे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड . 
नांदेड .- १८ सप्टेंबर , २०१५ . 


क्र ./ ब - २( १ )/ ७८३५/ २०१५.- श्री . परेश व्यं , कुलकर्णी, दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . १९.०९ . २०१५ ते २३. ०९ . २०१५ या 
एकूण ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा, दि . १८.०९.२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दि . २४.०९. २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


१७ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . परेश व्यं , कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर, लोहा यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडुन 


पहा :- श्री . जी . ओ . अग्रवाल, जिल्हा न्यायाधीश - १ नांदेड यांचे पत्र 

क्र . १०१४२/ २०१५, दि .०९ .०५.२०१५ , व सोबत अर्जित रजेचा अर्ज 
व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . परेश व्यं , 
कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


२२०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . बी . शेख , तिसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , नांदेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , लोहा यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक काम दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
लोहा यांनी पहावे. 

कु . सविता . टी .बारणे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 
नांदेड .- १६ सप्टेंबर २०१५ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. बी . 
शेख ,तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, नांदेड हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते . 


१९ 


०२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 


पहा :- श्री . व्हि .बी . मुल्ला, दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, देगलूर यांचे 

पत्र जा . क्र . १४५७/ २०१५ , दि . ०४ .०९ .२०१५, सोबत अर्जित 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक काम चौथे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर, नांदेड यांनी पहावे . 

कु . सविता .टी . बारणे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 
नांदेड .- ३ सप्टेंबर २०१५ . 


आदेश 


२१ 


क्र ./ ब - २( १ )/ ७५४४ / २०१५ .- श्री . व्हि . बी . मुल्ला , दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर, देगलूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दि . २७.०८. २०१५ ते ०३.०९.२०१५ पर्यंत (दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०८ ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडुन 


वाचा :- श्री . आनंद कृ . पाटील जिल्हा न्यायाधीश - १, बिलोली यांचे 

पत्र जा . क्र . १०२१/ २०१५, दि . ३१ ऑगस्ट , २०१५ व 
सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्हि . बी . मुल्ला, दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर, देगलूर यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्हि . बी . 
मुल्ला, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , देगलूर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

कु . सविता. टी. बारणे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड . 
नांदेड .- ०७ सप्टेंबर २०१५ . 


क्र ./ ब-१( १)/ ७४३९ / २०१५.- श्री . आनंद कृ . पाटील जिल्हा न्यायाधीश - 
१, बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील नियम 
५० अन्वये दि . २९ .०८.२०१५ या एक दिवसाची वाढीव अर्जित रजा, दि . 
३० .०८ .२०१५ रोजच्या सुट्टीच्या फायद्यासह मंजुर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आनंद कृ . पाटील जिल्हा न्यायाधीश - 
१ , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


२० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
पहा :- श्री . एस . बी . शेख , तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 

नांदेड यांचे पत्र जा . क्र . ५१२१/ २०१५ , दि . ०२ .०९. २०१५ , 
सोबत अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आनंद कृ . पाटील 
जिल्हा न्यायाधीश - १, बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

कु . सविता. टी .बारणे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 
नांदेड .- ०३ सप्टेंबर , २०१५ . 


आदेश 


२२ 


क्र ./ ब- २( १ )/ ७४३७/ २०१५ .- श्री . एस . बी . शेख , तिसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ०२.०९ .२०१५ ते ०४ .०९ .२०१५ या 
एकूण ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडुन 
वाचा :- श्री . आर . टी . नागरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

कंधार यांचे पत्र जा . क्र . १३३०/ २०१५ , दि . ०१.०९. २०१५ , 
व सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६, शके १९३७ 


२२०३ 


आदेश 


२४ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडुन 


क्र ./ ब-२( १)/ ७४४० / २०१५ .- श्री . आर . टी . नागरे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ६१ अन्वये दि . २७.०८. २०१५ ते ३१.०८ . २०१५ ( दोन्ही दिव 
धरुन) या एकुण ( ०५ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करण्यांत येते . 


पहा :- १ . श्री . स . अ . जमादार ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 

उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क ५९४९/ १५ , दिनांक ०३ सप्टेंबर , 
२०१५ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत 
रजेचा अर्ज . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . टी . नागरे , दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . टी . नागरे , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


२ . श्री . स . अ . जमादार ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 

उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क ६१२० / १५ दिनांक ०९ सप्टेंबर , 
२०१५ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील वाढीव परिवर्तीत 
रजेचा अर्ज. ( सोबत - वैद्यकीय व स्वास्थ्य प्रमाणपत्र ) 


प्रमुखजिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 


कु . सविता . टी . बारणे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


नांदेड .- ०३ सप्टेंबर २०१५ . 


आदेश 


२३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडुन 
पहा :- श्री . एस.एस. आरदवाड ., सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

नांदेड यांचे पत्र क्र . ५०८६/ २०१५, दि . २८ ऑगस्ट , २०१५ 
सोबत विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ७१७७/ २०१५.- श्री . स. अ. जमादार ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, उस्मानाबाद यांची 
दिनांक ०३ सप्टेंबर , २०१५ ते ०८ सप्टेंबर , २०१५ या ( ०६ ) सहा दिवसांची 
वैद्यकीय कारणांवरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१ , मधील नियम ६१ नुसार मंजूर करण्यांत येवून करण्यांत येते . 


आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . स अ. जमादार ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र , वर्ग , उस्मानाबाद म्हणून काम पहात 
आहेत . 


जर श्री . स. अ. जमादार , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


क्र ./ ब- २( १ )/ ७४३८ / २०१५ .- श्री . एस . एस . आरदवाड ., सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ३१.०८ .२०१५ ते ०२ .०९. २०१५ 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दि . ३०.०८ .२०१५ रोजीच्या सुट्टीच्या फायदा, दि . 
२९ . ०८ . २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दि . ०३ .०९. २०१५ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह 
मंजूर करण्यांत येते . 


दोन 


श्री . स . अ . जमादार ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्र , वर्ग , उस्मानाबाद यांच्या सदरील परिवर्तीत रजेच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती. स्वा . दि . अवसेकर , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , 
उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . एस. आरदवाड ., सह दिवाणी । 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


सौ . प्रा . प्र.कुलकर्णी, 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 
उस्मानाबाद :- १० सप्टेंबर २०१५ . 


२५ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . 
एस . एस . आरदवाड ., सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे 
जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिले असते . 

कु . सविता . टी . बारणे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 
नांदेड .- ०३ सप्टेंबर, २०१५ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 


पहा :- १ . श्री . सु . रा. पडवळ मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे 

पत्र जा . क ३६२१ / १५, दिनांक ०३ सप्टेंबर , २०१५ अन्वये 
विहित नमुन्यातील वाढीव अर्जित रजेचा अर्ज . 


२२०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


दोन 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 

आदेश 
क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ ६९८८ / २०१५ .- श्री . सु . रा . पडवळ मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची दिनांक ०७ व ०८ सप्टेबर , २०१५ 
या ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१, मधील नियम ५० नुसार मंजूर करण्यांत येवून दि . ०५ सप्टेंबर, 
२०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दि . ०९ सप्टेंबर, २०१५ 
रोजी कार्यालीयन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते. 


श्री . रा . वि . जगताप , दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, भूम यांच्या सदरील 
रजेच्या / सुटटीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा विशेष कार्यक्षेत्राचा 
कार्यभार हा श्री . वि .कि . मांडे, दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , परंडा यांच्याकडे 
आणि किरकोळ ( प्रशासकीय कामाचा) कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा . श्री . अ. अ . 
भोसले , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, भूम यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 

सौ . प्रा . प्र. कुलकर्णी, 

प्र. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 
उस्मानाबाद :- १६ सप्टेंबर २०१५ . 


गौ 


२७ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . सु. रा. पडवळ हे मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 


जर श्री . सु. रा . पडवळे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद म्हा गून कार्यरत राहिले असते . 


पहा :- १ . श्रीमती. स्वा . दि . अवसेकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 

स्तर, उस्मानाबाद यांचे पत्र जा .क ६२२६/ १५ , दिनांक १५ 
सप्टेंबर , २०१५ सादर केलेला विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत 
रजेचा अर्ज. 


दोन 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 


श्री . सु . रा. पडवळ , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
रजेच्या / सुटटीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . 
दि . भा . बांगडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , व .स्तर , व अपर मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 

सौ . प्रा . प्र .कुलकर्णी, 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
उस्मानाबाद :- ०४ सप्टेंबर २०१५ . 


आदेश 


२६ 


क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ७३१७/ २०१५ :- श्रीमती . स्वा . दि . अवसेकर , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद यांची दिनांक 
१५ सप्टेंबर , २०१५ ते २२ सप्टेंबर , २०१५ या ( ०८ ) आठ दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ , मधील नियम ५० नुसार 
(रजेमागील दिनांक २२ व २३ ऑगस्ट , २०१५ या दोन दिवसांच्या सुटटीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , सदर कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडुन 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती . स्वा .दि . अवसेकर , ह्या ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद म्हणून काम 
पहातील . 


पहा :- १. श्री . रा. वि . जगताप , दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, भूम यांचे । 

पत्र जा . क ९३४/ १५, दि . १५ सप्टेंबर , २०१५ अन्वये प्राप्त 

झालेला विहित नमुन्यातील वाढीव अर्जित रजेचा अर्ज . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 

आदेश 
क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ७३४०/ २०१५ .- श्री . रा . वि . जगताप , दिवाणी न्यायाधीश , 
व .स्तर, भूम यांची दिनांक १५ सप्टेबर , २०१५ ते १९ सप्टेंबर , २०१५ या 
( ०५) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१, मधील नियम ५० नुसार (रजेपुढील दि . २० व २१ सप्टेंबर, २०१५ 
या दोन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून, दि . १५ 
सप्टेंबर , २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


__ जर श्रीमती . स्वा . दि . अवसेकर , हे सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर ते 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


दोन 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . रा . वि . जगताप , हे दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर , भूम म्हणून काम पहातील . 


श्रीमती . स्वा .दि . अवसेकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद यांच्या सदरील रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . ना . चं. बोरफळकर , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो. 

सौ . प्रा .प्र . कुलकर्णी, 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
उस्मानाबाद :- १५ सप्टेंबर २०१५ . 


जर श्री . रा . वि . जगताप , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , व स्तर, भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६, शके १९३७ 


२२०५ 


२८ 


फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक १७ सप्टेंबर , २०१५ रोजी ध्वज 
वंदनानंतर पासून ते दिनांक २५ सप्टेंबर , २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती . दि . शि .चोथे , हया २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, परंडा म्हणून काम पहातील. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
पहा :- १ . श्री .. स .बु.गणपा , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 

उमरगा यांचे पत्र जा . क २६२४/ १५, दिनांक १५ सप्टेंबर , 
२०१५ अन्वये प्राप्त झालेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा 

अर्ज . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 

आदेश 


जर श्रीमती . दि .शि . चोथे, त्या सदरील रजेवर गेल्या गेल्या तर त्या २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी प्र. वर्ग, परंडा म्हणून 
कार्यरत राहिल्या असत्या . 


क्र . काव्यवि /(प्रशा) / ७३१८ / २०१५ - श्री . स . बु.गणपा, ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, उमरगा यांची दिनांक १८ 
व १९ सप्टेंबर , २०१५ या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम ५० नुसार (रजेमागील दिनांक १७ 
सप्टेंबर , २०१५ आणि रजेपुढील दिनांक २० व २१ सप्टेंबर , २०१५ या तीन 
दिवसांच्या सुटटीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक १७ 
सप्टेंबर , २०१५ रोजी ध्वज वंदनानंतर पासून ते दिनांक २२ सप्टेंबर , २०१५ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


दोन 
श्रीमती. दि .शि . चोथे, हया २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश,क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, परंडा यांच्या सदरील रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . स . स . पाटील , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, परंडा यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 

सौ . प्रा .प्र.कुलकर्णी, 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 
उस्मानाबाद :- १६ सप्टेंबर २०१५. 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ..स.बु.गणपा, हे ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी उमरगा म्हणून काम पहातील . 


३० 


जर श्री .. स . बु.गणपा , हे सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर ते ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, उमरगा म्हणून 
कार्यरत राहिल्या असत्या . 


दोन 


श्री .. स. बु.गणपा, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी 
उमरगा यांच्या सदरील रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा श्री . चं . प्र . काशीद , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

सौ .प्रा .प्र. कुलकर्णी, 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 
उस्मानाबाद :- १५ सप्टेंबर , २०१५ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
पहा :- १ . श्री . ह . रा . पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 

उमरगा यांचे पत्र जा . क २६३७/१५, दिनांक १६ सप्टेंबर , 
२०१५ अन्वये प्राप्त झालेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा 

अर्ज. 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 

आदेश 
क्र . काव्यवि/( प्रशा )/ ७३५८/ २०१५ .- श्री . ह . रा . पाटील , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, उमरगा यांची 
दिनांक १८ व १९ सप्टेंबर , २०१५ ते २३ सप्टेंबर , २०१५ या ( ०२ ) दोन 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील 
नियम ५० नुसार (रजेमागील दिनांक १७ सप्टेंबर , २०१५ आणि रजेपुढील 
दिनांक २० व २१ सप्टेंबर , २०१५ या तीन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक १६ सप्टेंबर , २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २२ सप्टेंबर , २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


२९ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री .ह . रा . पाटील , हे २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, उमरगा म्हणून काम 
पहातील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
पहा :- १ . श्रीमती. दि . शि . चोथे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 

परंडा यांचे पत्र जा .क ३१३२/ १५, दिनांक १६ सप्टेंबर , 
२०१५ अन्वये प्राप्त झालेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा 

ई - मेल . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 

आदेश 
क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ७३५९/ २०१५ .- श्रीमती. दि .शि . चोथे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, परंडा यांची दिनांक १८ 
सप्टेंबर , २०१५ ते २३ सप्टेंबर , २०१५ या ( ०६ ) सहा दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१, मधील नियम ५० नुसार 
(रजेपुढील दिनांक २४ सप्टेंबर , २०१५ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या 


जर श्री .ह . रा . पाटील , हे सदरी रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, उमरगा म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


दोन 


श्री . ह . रा . पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, व 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , उमरगा यांच्या सदरील रजेच्या / सुट्टीच्या 


२२०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६, शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 


कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . चं.प्र . काशीद , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क. स्तर, व न्यायदंडाधिकारी प्र. वर्ग, उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 

सौ .प्रा .प्र. कुलकर्णी, 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 
उस्मानाबाद :- १६ सप्टेंबर , २०१५ . 


आदेश 


३१ 


क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ७४०१/ २०१५ .- श्रीमती. र . र . तेहरा, २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांची दिनांक १८ व १९ सप्टेंबर , २०१५ या ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ , मधील नियम ५० नुसार 
(रजेमागील दिनांक १७ सप्टेंबर , २०१५ आणि रजेपुढील दिनांक २० सप्टेंबर , 
२०१५ या दोन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायदयासह ) मंजूर करण्यांत येवून , 
दिनांक १६ सप्टेंबर , २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनतंर पासून ते दिनांक २१ 
सप्टेंबर , २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती. र . र. तेहरा , हया २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, व . स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
पहा :- १. श्री . रा . खं . राजभोसले , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 

क . स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क ६२८३/ १५ , दिनांक 
१८ सप्टेंबर , २०१५ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील 

अर्जित रजेचा अर्ज. 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 

आदेश 
क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ७४०० / २०१५ .- श्री . रा . खं . राजभोसले, ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची 
दिनांक २१ सप्टेंबर , २०१५ ते २३ सप्टेंबर , २०१५ या ( ०३ ) तीन दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम ५० 
नुसार (रजेमागील दिनांक २० सप्टेंबर , २०१५ आणि रजेपुढील दिनांक २० 
सप्टेंबर , २०१५ या दोन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायदयासह ) मंजूर करण्यांत 
येवून , दिनांक १९ सप्टेंबर , २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनतंर पासून ते 
दिनांक २५ सप्टेंबर , २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


जर श्रीमती . र . र . तेहरा ,, हे सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर ते २ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या 
असत्या . 


दोन 
श्रीमती. र. र . तेहरा , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , व अपर 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील रजेच्या / कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . शौ . बा . देसाई, ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व. स्तर, व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यांत येतो . 

श . इ . पठाण . 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 
उस्मानाबाद :- १८ सप्टेंबर २०१५ . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . रा . खं . राजभोसले , हे ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, व . स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . रा . खं . राजभोसले,, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले 
असते . 


३३ 


दोन 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 


पहा :- १ . श्री . नि . ला . काळे, दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर, उमरगा 

यांचे पत्र जा . क १५४६/ १५, दिनांक १८ सप्टेंबर , २०१५ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


श्री . रा . खं . राजभोसले , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व 
अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्या सदरील रजेच्या / कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . शौ . बा . देसाई , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व. स्तर, व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 

श . इ . पठाण . 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
उस्मानाबाद :- १८ सप्टेंबर , २०१५ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडुन 
पहा :- १ . श्रीमती . र . र . तेहरा, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . 

स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क ६२७९ / १५ , दिनांक १८ 
सप्टेंबर , २०१५ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज. 


क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ७४०२/ २०१५.- श्री . नि . ला . काळे, दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर , उमरगा यांची दिनांक २२ व २३ सप्टेंबर , २०१५ या ( ०२ ) दोन 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१, मधील 
नियम ५० नुसार (रजेमागील दिनांक २० व २१ सप्टेंबर , २०१५ आणि 
रजेपुढील दिनांक २४ सप्टेंबर, २०१५ या तीन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायदयासह ) 
मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनतंर 
पासून ते दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६, शके १९३७ 


२२०७ 


दोन 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . नि . ला . काळे , हे दिवाणी न्यायाधीश , व . 
स्तर , उमरगा म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . नि . ला . काळे , हे सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


श्री . प . रां. वागडोळे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग, तुळजापूर यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाच्या कार्यभार हा श्री . दि . म . गिरी, सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , तुळजापूर यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

श . इ . पठाण . 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
उस्मानाबाद :- १९ सप्टेंबर २०१५ . 


दोन 


श्री . नि . ला . काळे, दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , उमरगा यांच्या सदरील 
रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा विशेष कार्यक्षेत्राचा 
कार्यभार हा श्री . दि . भा . बांगडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , उस्मानाबाद 
यांच्याकडे आणि किरकोळ कार्यक्षेत्राचा कार्यभार श्री . चं.प्र . केदार , सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 


३५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 


पहा :- १ . श्री . सु . रा .पडवळ मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे 

पत्र जा . क ३८७७ /१५, दिनांक १९ सप्टेंबर , २०१५ अन्वये 
विहित नमुन्यातील वाढीव अर्जित रजेचा अर्ज . 


श्री . नि . ला . काळे, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , उमरगा यांच्याकडे 
असलेला जिल्हा न्यायाधीश - १, उमरगा यांच्या न्यायालयाचा किरकोळ 
कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा श्री . चं.प्र .केदार , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर , उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 

श . इ . पठाण . 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
उस्मानाबाद :- १८ सप्टेंबर २०१५ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 


पहा :- १ . श्री . प. रां . वागडोळे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 

तुळजापूर यांचे पत्र जा . क ३५०७/ १५ , दिनांक १९ सप्टेंबर , 
२०१५ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
अर्ज . 


क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ७४४० / २०१५.- श्री . सु . रा .पडवळ मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची दिनांक २१ व २२ सप्टेबर , २०१५ 
या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१ , मधील नियम ५० नुसार (रजेमागील दिनांक २० सप्टेंबर , 
२०१५ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या फायदयासह ) मंजूर करण्यांत येवून 
दि . १९ सप्टेंबर , २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दि . २३ 
सप्टेंबर , २०१५ रोजी कार्यालीयन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यांत येते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित । 
करितात - 


आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . सु . रा . पडवळ हे मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील. 


जर श्री . सु . रा. पडवळे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


दोन 


क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ७४४३/ २०१५.- श्री . प . रां . वागडोळे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, तुळजापूर यांची दिनांक 
२१ सप्टेंबर , २०१५ ते २३ सप्टेंबर , २०१५ या ( ०३) तीन दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९८१ , मधील नियम ५० नुसार 
(रजेमागील दिनांक २० सप्टेंबर, २०१५ आणि रजेपुढील दिनांक २४ सप्टेंबर , 
२०१५ या दोन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायदयासह ) मंजूर करण्यांत येवून , 
दिनांक १९ सप्टेंबर , २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनतंर पासून ते दिनांक २५ 
सप्टेंबर , २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


श्री 


स . . 1 


पडवळ , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
रजेच्या / सुटटीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . 
दि . भा . बांगडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , व .स्तर , व अपर मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . प. रां . वागडोळे , हे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, तुळजापूर म्हणून काम पहातील . 


श . इ . पठाण . 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद. 


उस्मानाबाद :- १९ सप्टेंबर २०१५ . 


__ जर श्री . प . रां . वागडोळे , हे सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


२२०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६, शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांच्या 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दि . २१/ ७/ २०१५ . 


२) श्री . बी . व्ही . बारवकर , सह दिवाणी न्यायायाधीश , क . स्तर , 

निलंगा यांचा दि . १८ .९.२०१५ ते २३.९.२०१५ पर्यंतची ( ०६ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा) / ३१९७/२०१५ .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातुर हे श्रीमती . आर. ए. माळाकोळीकर, ६ वे सह दिवाणी न्यायायाधीश , 
क . स्तर व न्यायादंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लातूर यांच्या दि . २.९ . २०१५ ते 
५.९. २०१५ पर्यंतच्या (०४ ) दिवसाची अर्जित रजेस कार्योत्तर मंजूरी देत 
आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात आली होती . 


२) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांच्या 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


श्रीमती. आर. ए . माळाकोळीकर , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर 
त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्रीमती . आर . ए . माळाकोळीकर , हया रजेवरुन परत न आल्यास 
त्यांची नियुक्ती ६ वे सह दिवाणी न्यायायाधीश , क . स्तर व न्यायादंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात 
आली होती . 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा) / ३२८५/ २०१५.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातुर हे हे दि . १७ सप्टेंबर , २०१५ रोजीचेध्वजारोहनाचे प्रमाणपत्र सादर 
करण्याचे अटीस अधीन राहून श्री . बी . व्ही . बारवकर , सह दिवाणी 
न्यायायाधीश , क . स्तर व न्यायादंडाधिकारी प्रथम वर्ग, निलंगा यांची दि . 
१८.९.२०१५ ते २३.९ .२०१५ पर्यंतची (०६) दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दि . १७.९ . २०१५ रोजी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त सुट्टी 
असल्यामुळे त्या सुट्टीचे लाभासह मंजुर करण्यात येते . तसेच त्यांना दि . 
१७.९.२०१५ रोजीचे लातूर येथील ध्वजारोहनाचे कार्यक्रमानंतर पासून ते 
दि . २४.९ . २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्रीमती. आर . ए. माळाकोळीकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दि . २१. ७.२०१५ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे राहील . 

व्ही . डी . डोंगरे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
लातूर , ९ सप्टेंबर २०१५ . 


श्री . बी . व्ही . बारवकर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


३८ 


श्री . बी . व्ही . बारवकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायायाधीश , क . स्तर व न्यायादंडाधिकारी प्रथम वर्ग , निलंगा 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू राहील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दि . २१/ ७/ २०१५. 


श्री . बी . व्ही . बारवकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दि . २१ .७. २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
राहील . 

व्ही . डी . डोंगरे 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 
लातूर , १५ सप्टेंबर २०१५ . 


२) श्री . ए . के . देशमुख, ४ थे सह दिवाणी न्यायायाधीश , क . 

स्तर , लातूर यांचा दि . १६.९ . २०१५ ते २१.९ .२०१५ पर्यंतची 
( ०६) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


२) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांच्या 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


३७ 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक काव्यवि / ( प्रशा)/ २९९७/ 

२०१५ , दि . १८ .८ . २०१५ . 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा) / ३१९८ / २०१५ .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातुर हे श्री . ए. के . देशमुख , ४ थे सह दिवाणी न्यायायाधीश, क . स्तर , 
लातूर यांची दि . १६.९ .२०१५ व २१ .९.२०१५ पर्यंतची (०६) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दि . १५ .९ . २०१५ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दि . २२.९ .२०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या 
कलावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


२) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दि . २१. ७. २०१५ . 


३ ) श्रीमती . आर. ए. माळाकोळीकर , ६ वे सह दिवाणी न्यायायाधीश , 

क . स्तर , लातूर यांचा दि . २.९ . २०१५ ते ५.९ . २०१५ पर्यंतची 
( ०४) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


श्री . ए . के . देशमुख , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६ , शके १९३७ 


२२०९ 


__ श्री . ए . के . देशमुख , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ४ थे 
सह दिवाणी न्यायायाधीश, क . स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू राहील . 


२) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांच्या 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


श्री . ए . के . देशमुख , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दि . २१ .७.२०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
राहील . 

व्ही . डी . डोंगरे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
लातूर , ९ सप्टेंबर २०१५ . 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा) / ३२०३/ २०१५.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातुर हे श्री . पी . के . शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश - ३ , व अतिरिक्त सत्र 
न्ययायाधीश, लातूर यांची दि . २१.९ . २०१५ ते २४ .९ . २०१५ पर्यंतची ( ०४ ) 
दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दि . २० .९ . २०१५ रोजी रविवार आणि 
रजेच्या पुढे दि . २५ .९ . २०१५ २६.९. २०१५ व २७.९ .२०१५ रोजी अनुक्रमे 
बकरी ईद , चौथा शनिवार व रविवार आणि रजेच्या पुढे दि . २५.९. २०१५ , 
२६ .९ .२०१५ व २७.९.२०१५ रोजी अनुक्रमे बकरी ईद , चौथा शनिवार व 
रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच 
त्यांना दि . १४ .६.२०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दि . १९.९.२०१५ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कलावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


३९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४८३/ २०१५, दि . २९ / ९/ २०१५ . 


२) श्री . व्ही . जे . डोंगरे , दिवाणी न्यायायाधीश , क . स्तर , रेणापूर 

यांचा दि . १५.६ .२०१५ ते १८ .६.२०१५ पर्यंतची (०४ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


श्री . पी . के . शर्मा, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


२) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांच्या 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री . पी . के . शर्मा, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती जिल्हा 
न्यायाधीश - ३, व अतिरिक्त सत्र न्ययायाधीश, लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल , 


आदेश 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ३१९९/ २०१५.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
लातुर हे श्री . व्ही . जे . डोंगरे , दिवाणी न्यायायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, रेणापूर यांची दि . १५. ६.२०१५ ते १८ .६.२०१५ 
पर्यंतची (०४ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दि . 
१४.६ .२०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दि . १९. ६.२०१५ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कलावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


श्री . पी . के . शर्मा, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दि . २१ .७.२०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
राहील . 

व्ही . डी . डोंगरे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
लातूर , १० सप्टेंबर २०१५ . 


४१ 


श्री . व्ही . जे . डोंगरे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . व्ही . जे . डोंगरे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, रेणापूर या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल , 
__ श्री . व्ही . जे . डोंगरे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दि . २१ . ७. २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
राहील . 

व्ही . डी . डोंगरे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 
लातूर , ९ सप्टेंबर २०१५ . 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दि . २१/ ७/ २०१५ . 

२) श्री . एस . एस .गोरवाडे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 

निलंगा यांचा दि . २१.९.२०१५ ते २४ .९.२०१५ पर्यंतची ( ०४ ) 

दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३) अर्जदाराने दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 

प्रमाणपत्र . 
४) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग),जिल्हा न्यायालय, लातूर यांच्या 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


४० 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दि . २९ /९ / २०१५ . 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा) / ३२०४/ २०१५ .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातुर हे श्री . एस .एस. गोरवाडे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , निलंगा यांच्या दि . १.९ . २०१५ ते ५.९ .२०१५ 
पर्यंतच्या ( ०६ ) दिवसाच्या वैद्यकिय कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत 
रजेस कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . 


२) श्री . पी . के . शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश - ३ , लातूर यांचा दि . 

२१.९ .२०१५ ते २४ .९ .२०१५ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


२२१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


४२ 


श्री . एस . एस. गोरवाडे, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . एस . एस . गोरवाडे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली 


पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दि . २१/ ७/ २०१५ . 


होती . 


२ ) श्री . व्ही . जे . डोंगरे , दिवाणी न्यायायाधीश , क . स्तर , रेणापूर 

यांची दि . १४ .९ .२०१५ ते १६.९.२०१५ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


श्री . एस. एस .गोरवाडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दि . २१ . ७.२०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
राहील . 

व्ही . डी .डोंगरे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 
लातूर , १० सप्टेंबर २०१५ . 


३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांच्या 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


४२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दि . २१ .७. २०१५ . 

२) श्री . एम . एस .बोराळे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 

निलंगा यांचा दि . ८.९ . २०१५ ते ११.९ .२०१५ पर्यंतची ( ०४ ) 

दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 
३) अधिक्षक (प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांच्या 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ३२४४/ २०१५.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
लातुर हे श्री . व्ही . जे . डोंगरे , दिवाणी न्यायायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , रेणापूर यांची दि . १४.९.२०१५ ते १६.९.२०१५ 
पर्यंतची (०३ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दि . १२.९ . २०१५ व 
१३.९. २०१५ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार आणि रजेच्या पुढे दि . 
१७.९.२०१५ रोजी गणेश चतुर्थी निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह 
मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दि . ११.९. २०१५ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दि . १८.९ .२०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या 
कलावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री . व्ही . जे . डोंगरे, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


आदेश 


श्री . व्ही . जे . डोंगरे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, रेणापूर या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल , 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ३२०५/ २०१५.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातुर हे श्री . एम .एस. बोराळे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , निलंगा यांची दि . ८. ९. २०१५ ते ११.९ . २०१५ 
पर्यंतची (०४) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दि . १२.९. २०१५ व 
१३.९.२०१५ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या 
सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दि . ७.९.२०१५ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दि . १४.९.२०१५ रोजीचे वेळेपुर्वीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री . व्ही . जे . डोंगरे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दि . २१ .७.२०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
राहील. 

व्ही . डी . डोंगरे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
लातूर , १४ सप्टेंबर २०१५ . 


श्री . एम. एस .बोराळे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


४४ 


श्री . एम .एस.बोराळे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, निलंगा 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दि . २१/ ७/ २०१५ . 


श्री . एम .एस .बोराळे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दि . २१ .७. २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 


राहील . 


२) श्री . एम . एस . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश - ४, लातूर यांचा 

दि . २१.९.२०१५ ते २४.९.२०१५ पर्यंतची (०४ ) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


व्ही . डी . डोंगरे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 


लातूर , १० सप्टेंबर , २०१५ . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांच्या 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६, शके १९३७ 


२२११ 


आदेश 


श्रीमती . आर. ए . माळाकोळीकर , हया रजेवरुन परत न आल्यास 
त्यांची नियुक्ती ६ वे सह दिवाणी न्यायायाधीश , क . स्तर व न्यायादंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात 
आली होती . 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ३३१५/ २०१५.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातुर हे श्री . एम . एस . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश - ४ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, लातूर यांची दि . २१.९.२०१५ ते २४.९. २०१५ पर्यंतची ( ०४ ) 
दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दि . २० .९. २०१५ रोजी रविवार आणि 
रजेच्या पुढे दि . २५.९. २०१५, २६.९ .२०१५ व २७.९ . २०१५ रोजी बकरी ईद , 
चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर 
करीत आहेत. तसेच त्यांना दि . ११.९ . २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दि . १८ .९.२०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कलावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


__ श्रीमती. आर . ए. माळाकोळीकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दि . २१ .७.२०१५ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे राहील . 

व्ही . डी . डोंगरे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 
लातूर , १८ सप्टेंबर २०१५. 


श्री . एम . एस . कुलकर्णी, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


४६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . एम . एस . कुलकर्णी, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश - ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल , 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दि . २१ .७.२०१५ . 


२) श्रीमती . एस. एम . कनकदंडे, ५ वे सह दिवाणी न्यायायाधीश , 

व . स्तर , लातूर यांचा दि . १८ .९. २०१५ ते २१ .९. २०१५ पर्यंतची 
( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


श्री . एम . एस . कुलकर्णी, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दि . २१ .७.२०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
राहील . 

व्ही . डी . डोंगरे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
लातूर , १८ सप्टेंबर २०१५ . 


३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांच्या 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


४५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दि . २१ . ७.२०१५ . 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा) / ३३४५ / २०१५ .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
लातुर हे श्रीमती . एस .एम . कनकदंडे, ५ वे सह दिवाणी न्यायायाधीश , व . 
स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायादंडाधिकारी प्रथम वर्ग , लातूर यांची दि . 
१८ .९.२०१५ ते २१.९. २०१५ पर्यंतची (०४ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दि . १७.९ . २०१५ रोजी मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनानिमित्त असलेल्या 
सुट्टीचे लाभासह मंजूर करीत आहे . तसेच त्यांना दि . १६.९.२०१५ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दि . २३.९.२०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्यची परवानगी देण्यात येत आहे . 


२) श्रीमती. आर . ए. माळाकोळीकर , ६ वे सह दिवाणी न्यायायाधीश , 

क . स्तर , लातूर यांचा दि . १८.९. २०१५ ते २२ .९. २०१५ पर्यंतची 
( ०५ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांच्या 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्रीमती . एस . एम . कनकदंडे, हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


आदेश 


श्रीमती. एस . एम . कनकदंडे, हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती ६ वे सह दिवाणी न्यायायाधीश , क . स्तर व न्यायादंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात 
आली होती . 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा) / ३३१६ / २०१५ .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातुर हे श्रीमती. आर. ए. माळाकोळीकर , ६ वे सह दिवाणी न्यायायाधीश , 
क . स्तर व न्यायादंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लातूर यांची दि . १८.९. २०१५ ते 
२२ .९.२०१५ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दि . 
१७.९.२०१५ रोजी मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनानिमित्त असलेल्या सुट्टीचे 
लाभासह मंजूर करीत आहे. तसेच त्यांना दि . १६.९.२०१५ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दि . २३.९. २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्यची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्रीमती . एस .एम . कनकदंडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दि . २१ .७.२०१५ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे राहील . 

व्ही . डी . डोंगरे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
लातूर , १९ सप्टेंबर २०१५ . 


श्रीमती. आर . ए . माळाकोळीकर , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर 
त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


२२१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६, शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


४७ 


श्रीमती . वाय . आर. मुक्कनवार , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दि . २१.७.२०१५ . 

२) श्रीमती. व्ही . पी . पाटील , ३ रे सह दिवाणी न्यायायाधीश , क . 

स्तर , लातूर यांचा दि . १४.९.२०१५ ते १६.९.२०१५ पर्यंतची 
( ०३) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


श्रीमती. वाय . आर . मुक्कनवार , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती २ रे सह दिवाणी न्यायायाधीश , क . स्तर व न्यायादंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात 
आली होती . 


३) अधिक्षक (प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांच्या 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


श्रीमती. वाय . आर . मुक्कनवार , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दि . २१ .७.२०१५ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे राहील . 

व्ही . डी . डोंगरे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
लातूर , १९ सप्टेंबर २०१५ . 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा) / ३३४६/ २०१५.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
लातुर हे श्रीमती. व्ही . पी . पाटील , ३ रे सह दिवाणी न्यायायाधीश , क . 
स्तर , व न्यायादंडाधिकारी प्रथम वर्ग , लातूर यांच्या दि . १४.९ .२०१५ ते 
१६.९.२०१५ पर्यंतच्या ( ०३ ) दिवसाच्या उपभोगलेल्या अर्जित रजेस दि . 
१७.९ . २०१५ रोजीच्या सुट्टीचे लाभासह कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . 
__ श्रीमती . व्ही . पी . पाटील , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


४९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दि . २१.७. २०१५ . 


___ श्रीमती. व्ही . पी . पाटील , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती ३ रे सह दिवाणी न्यायायाधीश , क . स्तर व न्यायादंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात 
आली होती . 


याता 


२) श्री . ए . आर . सोनी , २ रे सह दिवाणी न्यायायाधीश , व . स्तर , 

लातूर यांचा दि . १.९ .२०१५ ते ३.९ . २०१५ पर्यंतची ( ०३ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांच्या 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्रीमती. व्ही . पी . पाटील, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दि . २१. ७.२०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
राहील . 

व्ही . डी . डोंगरे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
लातूर , १९ सप्टेंबर २०१५. 


आदेश 


४८ 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा) / ३०५८ / २०१५.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातुर हे श्री . ए . आर . सोनी , ३ रे सह दिवाणी न्यायायाधीश, व . स्तर , 
लातूर यांची दि . १.९.२०१५ ते ३.९ .२०१५ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दि . ३१.८ . २०१५ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दि . ४.९. २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / २९६१/ 

२०१५ , दि . २७.८ . २०१५. 


श्री . ए . आर. सोनी, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


२) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दि . २१.७.२०१५ . 
३ ) श्रीमती . वाय . आर . मुक्कनवार , २ रे सह दिवाणी न्यायायाधीश, 

क . स्तर, लातूर यांचा दि . १२.९.२०१५ ते १६.९ .२०१५ पर्यंतची 
( ०५ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


श्री . ए. आर . सोनी , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ३ रे 
सह दिवाणी न्यायायाधीश , व . स्तर अतिरिक्त मुख्य न्यायादंडाधिकारी 
लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांच्या 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


श्री . ए . आर. सोनी , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दि . २१.७. २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
राहील . 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा) / ३३४७/ २०१५ .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातुर हे श्रीमती . वाय . आर . मुक्कनवार , २ रे सह दिवाणी न्यायायाधीश , 
क . स्तर , व न्यायादंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लातूर यांच्या दि . १२.९. २०१५ ते 
१६.९.२०१५ पर्यंतच्या ( ०५) दिवसाच्या उपभोगलेल्या अर्जित रजेस दि . 
१७.९.२०१५ रोजीच्या सुट्टीचे लाभासह कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . 


व्ही . डी . डोंगरे 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 


लातूर, ३१ ऑगस्ट २०१५ . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६, शके १९३७ 


२२१३ 


५० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दि . २१ .७.२०१५ . 

२) श्री . व्ही . व्ही . नाशिककर , दिवाणी न्यायायाधीश , व. स्तर , 

उदगीर यांचा दि . ३१ .८ . २०१५ ते २.९ . २०१५ पर्यंतची ( ०३ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांच्या 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 


श्री . एम . व्ही . कुर्तडीकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायायाधीश - १, व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निलंगा या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू राहील . 
___ श्री . एम . व्ही . कुर्तडीकर, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दि . २१.७. २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
राहील. 

व्ही . डी .डोंगरे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
लातूर , १ सप्टेंबर २०१५. 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ३०६३ / २०१५.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातुर हे श्री . व्ही . व्ही . नाशिककर , दिवाणी न्यायायाधीश , व . स्तर , 
उदगीर यांची दि . ३१ .८ . २०१५ ते २.९ .२०१५ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दि . ३० .०८ .२०१५ रोजी निमित्त असलेल्या 
सुट्टीचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दि . २९ .८. २०१५ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दि . ३.९ .२०१५ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री . व्ही . व्ही . नाशिककर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
____ श्री . व्ही . व्ही . नाशिककर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायायाधीश , व . स्तर , उदगीर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . व्ही . व्ही . नाशिककर, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दि . २१ .७.२०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
राहील . 

व्ही . डी .डोंगरे 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर 
लातूर , १ सप्टेंबर २०१५ . 


५२ 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 
( पहा : फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ ) 
क्रं . ५७४०/ २०१५/ गृहशाखा/ कक्ष - ७/ कावी - ७५९ - देगलूर उपविभागातील 
देगलूर , मुखेड या तालुक्यांतर्गत लेंडी नदी , मांजरा नदी, मन्याड नदी , 
नाला घाट , यामध्ये लिलाव न झालेल्या रेती घाटातील उत्खनकरिता 
तसेच लिलाव झालेल्या रेती घाटात सायंकाळी ६ . ०० ते सकाळी ६ . ०० 
वाजेपर्यंत सर्व प्रकारच्या मालवाहू वाहनांना प्रवेश करण्यास बंदी घालण्याबाबत 
आदेश . 

आदेश 
देगलूर उपविभागातील २ तालुक्यातील रेती स्थळातील अवैध रेती 
उत्खन्न वाहतुकीची प्रकरणे निदर्शनास येत आहेत . सदर बाब विचारात 
घेऊन देगलूर उपविभागातील लिलाव न झालेल्या सर्व नदी / नाले पात्रातील 
ट्रक , ट्रॅक्टर , टिप्पर व तत्सम वाहनांना रेती वाळूच्या अवैध उत्खन करणे 
थांबविण्यासाठी प्रवेश करण्यास मनाई करण्याबाबत तसेच लिलाव झालेल्या 
रेतीघाटात सांयकाळी ६.०० ते सकाळी ६ .०० वाजेपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश 
जाहीर करणे जरुरीचे झालेले आहे . 

त्या अर्थी, मी रविंद्र बिनवडे, उपविभागीय तथा उपविभागीय दंडाधिकारी 
देगलूर मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार आदेश देतो की , देगलूर उपविभागातील लेंढी, 
मांजरा व मन्याड नदी, नाला घाटातील लिलाव न झालेले सर्व रेतीस्थळांमध्ये 
माल वाहतूक करणाऱ्या ट्रक , टॅक्टर, टिप्पर व तत्सम वाहनांना विनापरवाना 
प्रवेश करण्यास मनाई करीत आहे . 

सदर आदेश दि . १९ /९ / २०१५ पासुन पुढिल आदेशापर्यत तात्काळ 
प्रभावाना लागू करण्यात येत आहे . 

प्रस्तुत आदेश संबंधित अधिकारी / कर्मचारी तसेच पोलीस अधिकारी / 
कर्मचारी यांना लागू राहणार नाही . 

देगलूर उपविभागात कोणताही प्रकारची रेती तसेच इतर गौणखनिजाची 
वाहतूक किंवा साठवणूक होणार नाही. याची सर्व तालुका दंडाधिकारी , 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरिक्षक यांनी दक्षता घ्यावी . उ 
अशा प्रकारची कोणताही घटना आढळून आल्यास तात्काळ संबंधित वाहन 
चालक / मालकांविरुध्द भादंवि ३७९ / १८८ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम १९६६ चे कलम ४८ ( ७) व ( ८ ) नुसार तात्काळ कार्यवाही 
अनुसरण्यसात यावी . 

सदर आदेश आज दि . १९/ ०९/ २०१५ माझे सही व शिक्यानिशी निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

रविंद्र बिनवडे. 

उपविभागीय दंडाधिकारी देगलूर . 
देगलूर , १९ सप्टेंबर २०१५ . 


५१ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दि . २१ .७.२०१५ . 

२) श्री . एम . व्ही . कुर्तडीकर , दिवाणी न्यायायाधीश - १ , निलंगा 

याांचा दि . ३.९. २०१५ ते ५.९. २०१५ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांच्या 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ३०६४/ २०१५.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातुर हे श्री . एम . व्ही . कुर्तडीकर , दिवाणी न्यायायाधीश - १ , व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , निलंगा यांची दि . ३.९. २०१५ ते ५ .९. २०१५ पर्यंतची ( ०३ ) 
दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दि . ६.९ . २०१५ रोजी रविवार निमित्त 
असलेल्या सुट्टीचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दि . २.९. २०१५ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दि . ७.९ .२०१५ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालयस सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री . एम . व्ही . कुर्तडीकर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


२२१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


५३ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


मुबंई पोलीस अधिनियम १९५१ चे ३७ ( १ ) व ३७ ( ३ ) अन्वये खालील 


आदेश 


क्रमांक २०१५ / गृहशाखा/दंडविभाग / कावी ५६० .- औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हयात 
( १) दिनांक १७/०९ / २०१५ रोजी गणेश चतुर्थी ( गणपती स्थापना) झालीली 
असुन दिनांक २७/ ०९ / २०१५ रोजी गणपती विर्सजन मिरवणुक निघणार 
आहे . त्या दरम्यान धार्मिक कार्यकम व इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम होत 
असतात . ( २) दि . २४/ ०९ / २०१५ रोजी मुस्लीम बांधवाचा बकरी ईद हा सण 
साजरा होत आहे . ( ३) दि . २९ / ०९ / २०१५ ते २१/ १० /२०१५ पावेतो उच्च 
माध्यमिक परिक्षा सुरु होत आहे . 


चित्रे, चिन्हे . फलक किंवा इतर कोणतीही जिनस किंवा वस्तु तयार करु 
नये. त्यांचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेस प्रसार करु नये . तसेच 
आणखी असेही आदेशीत करीत आहे की , संपुर्ण औरंगाबाद ग्रामीण 
जिल्हयात पांच किंवा पाचापेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनीक ठिकाणी एकत्र 
जमण्यास निदर्शने , धरणे, मोर्चा, मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा 
आदेश देत आहे . 

हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकिय कर्मचारी 
विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मीक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही. 
अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पांच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी , सभा , मिरवणूका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामीण ) जिल्हा पोलीस अधिक्षक , 
आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामीण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 

हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हयाच्या हद्दीपावेतो दिनांक २३ .०९ . २०१५ 
चे ०० .०० वाजेपासून ते दिंनाक ०७ .१० . २०१५ च्या २४ .०० वाजेपर्यत 
अमंलात राहतील . 

हा आदेश दिनांक २४.०९ .२०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारित करण्यात आलेला आहे . 

डॉ . निधी पांडेय , 

जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद . 
औरंगाबाद , २४ सप्टेंबर २०१५ 


औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हयात कोणताही अनुचित प्रकार घडु नये तसेच 
कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित राहावी म्हणून पोलीस अधिक्षक 
ग्रामिण यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जिविशा/ औ/ कावसु - / ३७ ( १ )( ३ ) २०१५ 
२४८२ दिनांक २१ .०९ .२०१५ अन्वये मुबंई पोलीस अधिनियम १९५१ चे 
कलम ३७ ( १) आणि ३७ ( ३) चे लागू करणे बाबत विनंती केली आहे . 


आणि त्या अर्थी अशा विविध कारणामुळे औरंगाबाद ( ग्रामीण) जिल्हयात 
सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी 
मुबंई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . निधि पांडेय , 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशीत करीत आहे की , औरंगाबाद 
ग्रामिण जिल्ह्यात शासकिय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती वेतीरिक्त अन्य 
कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्याजवळपास कोणतीही व्यक्ती , 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 


१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 
तलवारी, भाले, दंडे,बंदुका , रिव्हाल्वर , सुरे , काटया किंवा लाठया किंवा 
शारिरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 
जवळ बाळगणार नाही. 

२. कोणताही क्षार , द्रव्यपदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
जवळ बाळगणार नाही . 


विषय :- मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३६ अन्वये 
अंमलबजावणी अधिकार प्रदान केले बाबत 

आदेश 
जिविशा/ एच .ए/ नवरात्र महोत्सव / ७०९३/ २०१५ . - दिनांक १.१०.२०१५ 
- उपरोक्त विषयान्वये नांदेड जिल्ह्यात दि . १३. १०.२०१५ ते दि . २३ .१० .२०१५ 
या कालावधीमध्ये नवरात्रमहोत्सव हा सण मोठया प्रमाणात साजरा केला 
जाणार आहे . त्याकरिता सदर कालावधीत शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी 
मी परमजीत सिंह दहिया पोलीस अधीक्षक , नांदेड मला मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३६ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये सर्व उप 
विभागीय पोलीस अधिकारी, सर्व पो . स्टे प्रभारी अधिकारी सर्व बंदोबस्ताचे 
प्रभारी अधिकारी यांना दि . १३/ १० / २०१५ रोजी ०० .०० वा . पासून ते दि . 
२३/ १०/ २०१५ चे २४ .०० वा . पर्यंत वरील कलमान्वये खालील अधिकार 
प्रदान करीत आहे . 


३ . दगडकिंवा इतर क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 
किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार 
नाही. किंवा वाहून नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे सोडवण्याची किंवा 
फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार नाही किंवा तयार करणार नाही . 


४ . कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुन बुजून देखाव्याच्या 
उद्देशाने वाद्द वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा 
जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रते किंवा आकृत्या 
यांचे प्रदर्शन करणार नाही . 


( १) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील 
लोकांनी कशा रितीने चालावे, त्यांनी वर्तणूक किंवा वागणूक कशी ठेवावी 
याविषयी निर्देश देणे . 

( २) अशा कोणत्याही मिरवणुका ज्या मार्गाने जाव्यात किंवा ज्या मार्गाने 
जाऊ नये ते मार्ग विहित करणे. 


५ . जाहीरपणे घोषणा देणार नाही, गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनीक 
शातंता भंग होणार नाही असे ध्वनीपेक्षनही करणार नाही . 


६ . अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता यास 
धक्का पोहचेल अशी जिल्हयाची किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृती दिसून येत असेल अशी 
आवेशपुर्ण भाषणे करु नये. सोंग अगर हावभाव करु नये, आणि अशी 


( ३) सर्व मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी व उपासनेच्या सर्व जागांच्या 
आसपास उपासनेच्या वेळी व कोणत्याही रस्त्यावरुन किंवा सार्वजनीक 
जागी किंवा सार्वजनीक स्थळी गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा 
संभण असेल अशा सर्व प्रसंगी अडथळा होवू न देणे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६ , शके १९३७ 


२२१५ 


(४ ) सर्व रस्त्यावर व रस्त्यामध्ये, घाटात किंवा घाटावर, सर्व धक्क्यांमध्ये 
आणि सार्वजनिक स्नानाच्या , कपडे धुण्याच्या व उतरण्याच्या जागांच्या 
ठिकाणी व जागामध्ये , जत्रा, देवालय , आणि इतर सर्व सार्वजनीक स्थळी 
सुव्यस्था राहाणे . 

( ५ ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्या जवळ किंवा सर्वजनीक जागेत 
किंवा जागे जवळ वाद्य वाजविण्याचेकिंवा गाने गाण्याचे,किंवा ढोल ताशे व 
इतर वाद्य वाजविण्याचे आणी शिंगे व इतर कार्णकर्कश वाद्य वाजविण्याचे 
विनिमयन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे . 


त्या अर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ ( १९५१ चा अधिनियम २२) चे 
कलम ३७ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , 
मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , याद्वारे असे आदेश देत आहे की , 
शासकीय कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या व्यक्ती खेरीज अन्य कोणत्याही व्यक्तींना 
सार्वजनीक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास : 


१) शस्त्र , लाठया , काठया ,बंदुका , तलवारी , चाकु , रिव्हॉल्वर इत्यादी 
जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


२ ) ज्या शारिरिक इजा करणेस कारणीभूत ठरतील किंवा सहज 
बाळगता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


( ६ ) कोणत्याही सर्वजनीक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही 
सार्वजनिक करमणुकीचेठिकाणी ध्वनिक्षेपकाचा ( लाऊडस्पीकर ) उपयोग 
करण्याचे विनिमयन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे. 


३ ) कोणतेही क्षार , द्रव पदार्थ, स्फोटके जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


४ ) दगड , क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे जवळ बाळगता येणार 
नाहीत किंवा ठेवता येणार नाहीत . वाहुन नेता येणार नाहीत . 


५ ) आवेशी भाषणे , अंगविक्षेप , विडंबनात्मक नकला करता येणार नाहीत . 


( ७) सक्षम प्राधिकाऱ्यांने या अधिनियमाच्या कलमे ३३, ३५, ३७ ते ४० , 
४२, ४३ व ४५ अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास अधिन असलेले व 
त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 

परमजीत सिंह दहिया , 

पोलीस अधीक्षक, नांदेड . 
नांदेड , ०१ ऑक्टोबर , २०१५. 


६ ) सभ्यता किंवा नितीमता यास बाधा येईल अशी किंवा अराजकता 
माजेल अशी चित्रे , नकाशे, घोषणा फलके , चिन्हे किंवा अशी कोणतीही 
वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही . 


७ ) व्यक्तीचे किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे / प्रतिमाचे प्रदर्शन करता येणार नाही. 


५५ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
उस्मानाबाद जिल्ह्यात खालील प्रमाणे कार्यक्रम आयोजित आहेत . 


८ ) व्यक्तीकिंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून दुखविण्याच्या उद्देशाने 
वाद्य वाजविणार नाहीत किंवा गाणी म्हणता येणार नाहीत . जाहीरपणे 
प्रक्षोभक किंवा असभ्य वर्तणुक करणार नाहीत . 


१ . दि . १७.९ .२०१५ ते २७.९. २०१५ या कालावधीत उस्मानाबाद जिल्ह्यात 
सर्वत्र श्री गणेश उत्सव साजरा होत आहे . 


हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक २५/ ०७/ २०१५ चे ०६.०० 
पासून ते दिनांक ०८ / ०८ / २०१५ चे २४ . ०० वाजेपावेतो ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
अंमलात राहतील . 


२ . दि . २५ .९. २०१५ रोजी मुस्लीम बांधवाचा बकरी ईद हा सण साजरा 
होत आहे . 


३. मुस्लीम समाजाला आरक्षण मिळावे तसेच गोवश हत्याबंदी कायदा 
रद्द करावा या मगाणीसाठी आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यात 
नाकरता येत नाही . 


४ . विधिध पक्ष व संघटना यांच्या वतीने त्यांच्या विविध मागण्यासाठी 
( मुस्लीम आरक्षण, चारा , टंचाई, पणी टंचाई या कारणामुळे ) अचानकपणे 
आंदोनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता नाकरता येत नाही . 


___ आणखी असेही आदेश देत आहे , की , सार्वजनीक शांतता व सुव्यवस्थेसाठी 
खालील आदेश पाळणे अत्यावश्यक आहे. त्याअर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ ( १९५१ चा कायदा २२ ) चे कलम ३७ (३) प्रमाणे मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन, मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , 
उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या कोणत्याही सडकेवर किंवा सार्वजनीक ठिकाणी 
एका ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्रीत येण्यास किंवामिरवणुका 
काढण्यास मनाई करीत आहे आणि असेही आदेशीत करीत आहे की , 
शासकीय कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी , कर्मचारी किंवा शासनाचे 
अधिकारी , कर्मचारी, अंत्य यात्रा, धार्मिक कार्यक्रम यास हे आदेश लागू 
राहणार नाहीत . उक्त कालावधीत मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार 
पोलीस अधीक्षक , पोलीस उपधिक्षक , मंडळ पोलीस निरिक्षक , पोलीस 
उपनिरिक्षक यांना राहतील . 
___ हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे संपुर्ण हद्दीपावेतो दिनांक २३ / ०९ / २०१५ 
चे ०६.०० पासून ते दिनांक ०७/ १०/ २०१५ चे २४.०० वाजेपर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) अंमलात राहतील . 


मुंबई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम ३६ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे बंदी 
आदेश 


आदेश 


क्र . २०१५/ एमएजी -१/सीआर- ४.- दिनांक २२ / ०९ / २०१५ वरील प्रमाणे 
उत्सव व इतर आंदोलनात्मक कार्यक्रम जिल्ह्यात शांततेत पार पाडण्याकरिता 
तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलीस अधिक्षक , 
उस्मानाबाद यांनी त्यांचे गोपनिय पत्र जा .क्र .जिविशा/ शस्त्रबंदी व जमावबंदी 
आदेश / ४९०८ / २०१५ उस्मानाबाद दि २१.०९ .२०१५ अन्वये उस्मानाबाद 
जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३) प्रमाणे बंदी 
आदेश लागू करण्याबाबत विनंती केली आहे. पत्रातील आशय विचारात 
घेता मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३) लागू करण्या 
इतपत माझे समाधान झाले आहे . 


हे आदेश आज दिनांक २२.०९. २०१५ रोजी माझे सही व या कार्यालयाचे 
शिक्यानिशी निर्गमित केले आहेत . 

दुर्वाचनीय 

अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद . 
उस्मानाबाद , २२ सप्टेंबर २०१५. 


२२१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६, शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


Certified under note 2 below M .C .S . (Pay) Rule 39 that, 
Shri. V. P. Phadnis , would have continued to officiate as Civil 
Judge, ( J. D .) & JMFC, Partur. had She not proceed onleave 
for the above period . 


५६ 
BY DISTRICRT & SESSIONS JUDGE 

No . B - 2 / 60 of 2015 

ORDER 
Read :- Application dated 09 /09 /2015 submitted by Shri. S . 
C . Parmer, Civil Judge, (J. D .) & JMFC , Ambad for grant of 
earned leave and order passed on it . 


In his absence the charge of his Court with Shri. P. S . 
Jondhale , Civil Judge, ( J. D .) & JMFC , Partur. 


Note has been taken in the Service Book of the concerned . 

_____ R. V. Deshmukh 
Principal District & Sessions Judge, Jalna. 


Jalna :- 14- 09 - 2015 . 


____ No./ Esst./ 3520 of 2015 .- The Principal District & Sessions 
Judge , Jalna is pleased to grant earned leave for (06 ) days 
w .e.f. 14 - 09 - 2015 to 19 - 09 - 2015 with benefit of availmentof 
Prefixing holiday falling on 12 /092015 & 13/09 / 2015 and suf 
fixing holidays falling on 20 /09 / 15 with permission to leave 
the headqurter after office hours of 11/09/2015 till before of 
fice hours of 21 /09 /2015 to Shri. S . C . Parmer, Civil Judge , 
(J. D .) & JMFC , Ambad . 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिसूचना 


On return from the said leave Shri. S . C . Parmer, is reposted 
as Civil Judge, (J.D .) & JMFC , Ambad . 


No locum tenens is necessary . 


Certified under note 2 below M .C . S . ( Pay ) Rule 39 that , 
Shri. S . C . Parmer, would have continued to officiate as Civil 
Judge, (J. D . ) & JMFC, Ambad . had She not proceed onleave 
for the above period . 


जा .क्र . १६३४ / सनिअ/ प्रशासन/ बीएचआर/ एजेआय / आरएसआर/ ६१२/ 
२०१५-१६, दि . १५.०९ .२०१५.- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था अंबाजोगाई , 
जिल्हा बीड या पत्राद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , डॉ . बाबासाहेब 

आंबेडकर महीला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या, अंबाजोगाई. ता . अंबाजोगाई , 
जिल्हा बीड , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . उक्त अधिनियमानाचे 
कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १० 
( १ ) अन्वये संस्थेच वर्गीकरण साधन संस्था असुन उपवर्गीकरण कर्ज 
देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था असे आहे . 

एस . आर . परदेशी 

सहाय्यक निबंधक , 

सहकारी संस्था , अंबाजोगाई . 
अंबाजोगाई . १५ सप्टेंबर , २०१५ . 


In his absence the charge of his Court with Smt. A . A . 
Pandule, Civil Judge, (J. D .) & JMFC , Ambad . 


Note has been taken in the Service Book of the concerned . 

R . V . Deshmukh 
Principal District & Sessions Judge, Jalna. 


Jalna :- 10-09-2015 . 


५९ 


५७ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


BY DISTRICRT & SESSIONS JUDGE 


No. B- 2/ 61 of 2015 


अधिसूचना 


ORDER 


Read :- Application dated 03 /09/2015 submitted by Shri. V . 
P. Phadnis , Civil Judge, (J. D .) & JMFC , Partur for grant of 
earned leave and order passed on it. 


जा .क्र . १६३६/ सनिअ/ प्रशासन/ बीएचआर/ एजेआय / आरएसआर/ ६११/ 
२०१५-१६, दि . १५. ०९. २०१५.- सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था अंबाजोगाई , 
जिल्हा बीड या पत्राद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , ज्ञानसागर महीला 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्या, कुंबेफळ. ता . अंबाजोगाई , 
जिल्हा बीड , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . उक्त अधिनियमानाचे 
कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १० 
( १) अन्वये संस्थेच वर्गीकरण साधन संस्था असुन उपवर्गीकरण कर्ज 
देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था असे आहे . 


No./ Esst ./3539 of 2015 .- The Principal District & Sessions 
Judge , Jalna is pleased to grant earned leave for (08 ) days 
w .e .f. 18 -09 - 2015 to 25 -09 - 2015 with benefit of availment of 
Suffixing holiday falling on 26 /09 /2015 & 27 /09 /2015 and suf 
fixing holidays falling on 20 /09 / 15 with permission to leave 
the headqurter after flag hosting ceremony dated 17 /09 /2015 
till before office hours of 28/09/ 2015to Shri . V. P. Phadnis , Civil 
Judge, (J. D.) & JMFC , Partur . 


एस . आर . परदेशी 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंबाजोगाई . 


On return from the said leave Shri . V . P . Phadnis , is reposted 
as Civil Judge, (J. D .) & JMFC , Partur. 


अंबाजोगाई . १५ सप्टेंबर , २०१५ . 


No locum tenens is necessary. 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६ , शके १९३७ 

२२१७ 
पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाली आहे . 

मंगळवार , दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १४ , शके १९३७ 


६१ 


६० 
विभागीय आयुक्त याजकडुन 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत 
करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करणे 


अधिसुचना 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करणे 

अधिसुचना 
क्रमांक २०१५ / विशा - आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी- महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन पाडा/ पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / वाडयांचा 
समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

___ आणि ज्याअर्थी माळबोरगाव ग्रामपंचायत ता .किनवट मधील 
पितांबरवाडी पाडा/ वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ 
प्रमाणे दिनांक २१ .०८ .२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी या संदर्भात 
दिनांक १२ .११ .२०१४ रोजी माळबोरगाव ग्रामपंचायतीत येणा- या पितांबरवाडी 
पाडा / वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार स्थानिक अधिका 
यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थीजिल्हाधिकारी,नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधीत पितांबरवाडी 
पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी मी डॉ .उमाकांत दांगट ,विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन पितांबरवाडी पाडा / वस्ती / तांडा यास पेसानियम ४ अंतर्गत गाव 
घोषित करीत आहे . 

सदर पितांबरवाडी गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच 
संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील प्रमाणे आहे . 
अ . हद्दीचे तपशील समुह नंबर। इतर खुना 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१ . पूर्वेस - मौ .भिमपूरचीची शिव गावठाण / महसुरा जमीन ग .नं . ५८ व ९२ 
पश्चिमेस - मौ.सिंदगीची शिव मजरा मध्ये नैसर्गिक साधन संपत्तीचा 
दक्षिणेस- मौ .महादेव तांडाचे 

उपभोग घेतात , 
प्रस्तावित क्षेत्र 
उत्तरेस- मौ .मुंगशीचीशिव 

___ सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र 
वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 
दिनांक 

( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


क्रमांक २०१५ / विशा - आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी - महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन पाडा / पाडयांचा समुह, वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / वाडयांचा 
समुह, गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी कोठारी ( सी ) ग्रामपंचायत ता .किनवट मधील 
हिरापूर पाडा/ वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ 
प्रमाणे दिनांक १६.०७.२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी या संदर्भात 
दिनांक ०८ . १२ . २०१४ रोजी कोठारी ( सी ) ग्रामपंचायतीत येणा- या हिरापूर 
पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार स्थानिक अधिका 
यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थीजिल्हाधिकारी ,नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधीत हिरापूर 
पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट ,विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन हिरापूर पाडा / वस्ती/ तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव 
घोषित करीत आहे . 

सदर हिरापूर गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत 
नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील प्रमाणे आहे . 
अ . हद्दीचे तपशील समुह नंबर/ इतर खुना 
क्र . 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१. पूर्वेस - मौ .कोठारी ( सी) चे उर्व क्षेत्र . गट नं . 
२ . पश्चिमेस- मौ .शिरपूरची शिव ३३६ ते ३६९ 
३ . दक्षिणेस- मौ .कोठारी ( सी ) चे उर्व क्षेत्र . 
४. उत्तरेस- मौ.शिरपूरची शिव 

सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळुन 
उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 
दिनांक 

( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


क्र . 


२२१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६, शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


६३ 


६२ 
विभागीय आयुक्त याजकडुन 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करणे 

अधिसुचना 


क्रमांक २०१५ / विशा - आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी- महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन पाडा / पाडयांचा समुह, वस्ती / वस्त्यांचा समुह, वाडी / वाडयांचा 
समुह, गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करणे 

अधिसुचना 
क्रमांक २०१५ / विशा - आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी- महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन पाडा/पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / वाडयांचा 
समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी आष्टा ग्रामपंचायत ता . माहूर मधील तोळा तांडा 
पाडा / वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
१७ .०७. २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी उमरा ग्रामपंचायत ता . माहूर मधील उमरा तांडा 
पाडा / वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
२१ . ०७. २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी या संदर्भात 
दिनांक ०७. १२ . २०१४ रोजी उमरा ग्रामपंचायतीत येणा - या उमरा तांडा 
पाडा / वस्ती / तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार स्थानिक अधिका 
यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी ,किनवट यांनी या संदर्भात 
दिनांक ०७ .१२ .२०१४ रोजी आष्टा ग्रामपंचायतीत येणा - या तोळा तांडा 
पाडा / वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार स्थानिक अधिका 
यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 


आणि ज्याअर्थीजिल्हाधिकारी ,नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधीत 
उमरा तांडा पाडा / वस्ती / तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस 
केलेली आहे . 


आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी ,नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधीत 
तोळा तांडा पाडा / वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस 
केलेली आहे . 


आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट,विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन उमरा तांडा पाडा / वस्ती/ तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव 
घोषित करीत आहे . 


आणि ज्याअर्थी मी डॉ .उमाकांत दांगट ,विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन तोळा तांडा पाडा / वस्ती/ तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत 
गाव घोषित करीत आहे. 


सदर उमरा तांडा गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच 
संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील प्रमाणे आहे . 


अ . हद्दीचे तपशील 


समुह नंबर / इतर खुना 
कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 


क्र . 


१ . पूर्वेस - मौ . मच्छिद्र पार्डीची शिव ग .नं .७४, ७५, हद्दी मार्ग सडक , गाडी 
२ . पश्चिमेस - मौ .पापलवाडीची शिव ८० ते ८६,९४ 
३ . दक्षिणेस- मौ .पापलवाडीची व ते ११३ व १२३ 

आसोलीची शिव 
४. उत्तरेस - मौ . उमराचे उर्वरीत क्षेत्र 


सदर तोळा तांडा गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच 
संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील प्रमाणे आहे . 
अ . हद्दीचे तपशील समुह नंबर / इतर खुना 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१. पूर्वेस - मौ.मच्छिद्र पार्डीची शिव गट .नं .८१ ते ८७ 
२. पश्चिमेस- मौ आष्टाचे उर्वरीत क्षे . ९८ ते १८० 
३ . दक्षिणेस- मौ .उमरीची शिव 
४. उत्तरेस- मौ. आष्टाचे उर्वरीत क्षे. 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळुन 
उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र 
वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 


दिनांक 


दिनांक 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६ , शके १९३७ 


२२१९ 


६४ 


६५ 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करणे 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करणे 


अधिसुचना 


अधिसुचना 
क्रमांक २०१५ / विशा - आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी-महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन पाडा/ पाडयांचा समुह, वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / वाडयांचा 
समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 

आणि ज्याअर्थी गोकुळगोंडेगाव ग्रामपंचायत ता .माहूर मधील गोंडेगाव 
तांडा पाडा / वस्ती/तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
१८ .०७ .२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 


क्रमांक २०१५ / विशा - आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी- महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन पाडा/ पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / वाडयांचा 
समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 


आणि ज्याअर्थी गोंडवडसा ग्रामपंचायत ता .माहूर मधील रामनाईक 
तांडा पाडा / वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
१८ .०७. २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी ,किनवट यांनी या संदर्भात 
दिनांक २५ .११.२०१४ रोजी गोकुळगोंडेगाव ग्रामपंचायतीत येणा- या गोंडेगाव 
तांडा पाडा / वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार स्थानिक अधिका 
यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी या संदर्भात 
दिनांक २८ .११ .२०१४ रोजी गोंडवडसा ग्रामपंचायतीत येणा- या रामनाईक 
तांडा पाडा / वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार स्थानिक अधिका 
यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी , नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधीत 
गोंडेगाव तांडा पाडा / वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस 
केलेली आहे . 


आणि ज्याअर्थीजिल्हाधिकारी ,नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधीत 
रामनाईक तांडा पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस 
केलेली आहे . 


आणि ज्याअर्थी मी डॉ .उमाकांत दांगट ,विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन गोंडेगाव तांडा पाडा / वस्ती/ तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत 
गाव घोषित करीत आहे . 


आणि ज्याअर्थी मी डॉ .उमाकांत दांगट,विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन रामनाईक तांडा पाडा/ वस्ती/ तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत 
गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गोंडेगाव तांडा गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच 
संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील प्रमाणे आहे . 


सदर रामनाईक तांडा गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच 
संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील प्रमाणे आहे . 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समुह नंबर/ इतर खुना 
.. ..... .... ....... ( आवश्यक असल्यास ) 


क्र . 


१ . पूर्वेस - मौ .गोकुळगोडेंगावचे उर्व क्षे. गट नं . १ ते ४,६ 
२. पश्चिमेस - मौ .गोकुळनगरची शिव ते ३६, ३७ पैकी 
३. दक्षिणेस- मौ .गोकुळगोडेगावचे उ. क्षे. वनजमिन ३८ ते ४० 
४ . उत्तरेस- मौ .सायफळची शिव ५५ व ५६ 


अ . हद्दीचे तपशील समुह नंबर / इतर खुना 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१ . पूर्वेस - मौ . सलाईगुडाची शिव सर्वे नंबर 
२. पश्चिमेस- गोंडवसाचे उर्व क्षेत्र १६६ ते १६८ 
३. दक्षिणेस- मौ. पलाईगुडाची शिव १८८ ते २१० 
४ . उत्तरेस- मौ . सेलूची शिव २१३ ते २२९ 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र 
वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी लागु राहतील . 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र 
वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


दिनांक 


दिनांक 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


२२२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


६६ 
विभागीय आयुक्त याजकडुन 


६७ 
विभागीय आयुक्त याजकडुन 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करणे 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करणे 


अधिसुचना 


अधिसुचना 


क्रमांक २०१५ / विशा - आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी - महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन पाडा /पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह, वाडी / वाडयांचा 
समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 


क्रमांक २०१५ / विशा - आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी - महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन पाडा /पाडयांचा समुह, वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / वाडयांचा 
समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 


आणि ज्याअर्थीपिंपरफोडी ग्रामपंचायत ता .किनवट मधील सोमागुडा 
पाडा / वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
२६ .०७ .२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी करंजी हुडी ग्रामपंचायत ता .किनवट मधील 
हनुमाननगर पाडा / वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ 
प्रमाणे दिनांक १५.०८ .२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी या संदर्भात 
दिनांक ०५. ११ .२०१४ रोजी पिंपरफोडी ग्रामपंचायतीत येणा- या सोमागुडा 
पाडा / वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार स्थानिक अधिका 
यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी या संदर्भात 
दिनांक १० . ११. २०१४ रोजी करंजी हुडी ग्रामपंचायतीत येणा- या हनुमाननगर 
पाडा / वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार स्थानिक अधिका 
यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी , नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधीत 
सोमागुडा पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस केलेली 
आहे . 


___ आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधीत 
हनुमाननगर पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस 
केलेली आहे . 


आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट,विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन सोमागुडा पाडा/ वस्ती/ तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव 
घोषित करीत आहे. 


आणि ज्याअर्थी मी डॉ. उमाकांत दांगट,विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन हनुमाननगर पाडा/ वस्ती/ तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत 
गाव घोषित करीत आहे . 


सदर सोमागुडा गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत 
नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील प्रमाणे आहे . 


सदर हनुमाननगर गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच 
संबंधीत नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील प्रमाणे आहे . 


अ . हद्दीचे तपशील समुह नंबर / इतर खुना 
क्र . 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१ पूर्वेस - मौ .सिंगारवाडीची शिव गट नं .१५ ते २२ , 
२. पश्चिमेस - मौ .पिंपरफोडीच उ. क्षे. २४ ते ३७, ४९ ते 
३ . दक्षिणेस - मौ . थारा व सिंगारवाडीची ५७ 

शिव 
४. उत्तरेस - मौ .शिंदगीची शिव 


अ . हद्दीचे तपशील समुह नंबर / इतर खुना 
क्र . 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१ . पूर्वेस - मौ . करंजीची शिव म्हैसुरा ग.न .५८ 
२. पश्चिमेस- मौ .हुडीचे क्षेत्र पैकी वन जमिन 
३ . दक्षिणेस - मौ .तोटंबाची शिव 
४ . उत्तरेस - मौ .हुडीचे क्षेत्र 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र 
वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र 
वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


दिनांक 


दिनांक 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६ , शके १९३७ 


२२२१ 


६८ 
विभागीय आयुक्त याजकडुन 


६९ 
विभागीय आयुक्त याजकडुन 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करणे 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करणे 


अधिसुचना 


अधिसुचना 


क्रमांक २०१५ / विशा - आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी - महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन पाडा/ पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / वाडयांचा 
समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 


क्रमांक २०१५ / विशा - आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी - महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन पाडा/पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / वाडयांचा 
समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 


आणि ज्याअर्थी जरुर ग्रामपंचायत ता .किनवट मधील जरुरखेडी 
पाडा/ वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
२५ .०७ .२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी करंजी हुडी ग्रामपंचायत ता .किनवट मधील 
ठाकरवाडी पाडा/ वस्ती / तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ 
प्रमाणे दिनांक १५ .०८ . २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी या संदर्भात 
दिनांक ०७. ११ .२०१४ रोजी जरुर ग्रामपंचायतीत येणा- या जरुरखेडी 
पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार स्थानिक अधिका 
यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी या संदर्भात 
दिनांक १० .११. २०१४ रोजी करंजी हुडी ग्रामपंचायतीत येणा- या ठाकरवाडी 
पाडा / वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार स्थानिक अधिका 
यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 


आणि ज्याअर्थीजिल्हाधिकारी ,नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधीत 
जरुरखेडी पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस केलेली 
आहे. 


आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी,नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधीत 
ठाकरवाडी पाडा/ वस्ती/ तांडा पाडा/ वस्ती/ तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत 
गाव घोषित करीत आहे . 


आणि ज्याअर्थी मी डॉ .उमाकांत दांगट ,विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन जरुरखेडी पाडा/ वस्ती/ तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव 
घोषित करीत आहे . 


आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट ,विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन ठाकरवाडी पाडा/ वस्ती/ तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव 
घोषित करीत आहे . 


सदर जरुरखेडी गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत 
नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील प्रमाणे आहे . 


सदर ठाकरवाडी गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत 
नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील प्रमाणे आहे . 


अ . हद्दीचे तपशील 


क्र . 


१. पूर्वेस - मौ . आदराबादची शिव 
२. पश्चिमेस - मौ .कनकीची शिव 
३ . दक्षिणेस - मौ .डोंगरगाची शिव 
४ . उत्तरेस- मौ . जरुरचे उर्वरीत क्षेत्र 


समुह नंबर / इतर खुना 
कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
गट नं .७४ ते १४३ 
१८५ ते १८८ 
१९० ते १९७ व 
१३६ वनजमिन 


अ . हद्दीचे तपशील 
क्र . 
१. पूर्वेस - मौ .कुपटी खु. ची शिव 
२ . पश्चिमेस- मौ . करंजीचे उर्व. क्षेत्र 
३. दक्षिणेस - मौ .तोटंबाची शिव 
४. उत्तरेस - मौ .करंजीचे उर्व. क्षेत्र 


समुह नंबर/ इतर खुना 
कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
गट नं . ५७ ते ८६ 
९१ व ९२, ९६ 
पैकी वनजमिन 
९९ ते १०३ 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र 
वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र 
वगळून उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


दिनांक 


दिनांक 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


२२२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६, शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


७० 


___ ७१ 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करणे 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करणे 


अधिसुचना 


अधिसुचना 


क्रमांक २०१५ / विशा - आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी - महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन पाडा/ पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह, वाडी / वाडयांचा 
समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 


क्रमांक २०१५ / विशा - आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी- महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन पाडा/पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / वाडयांचा 
समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 


आणि ज्याअर्थी प्रधानसांगवी ग्रामपंचायत ता .किनवट मधील 
दुधगांव पाडा/ वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ 
प्रमाणे दिनांक १५ .०७ . २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थीनिराळा ग्रामपंचायत ता .किनवट मधील रिंगनवाडी 
पाडा /वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
२५. ०८ .२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी या संदर्भात 
दिनांक ०७ .११ .२०१४ रोजी प्रधानसांगवी ग्रामपंचायतीत येणा- या दुधगांव 
पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार स्थानिक अधिका 
यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी या संदर्भात 
दिनांक ०८. ११ .२०१४ रोजी निराळा ग्रामपंचायतीत येणा- या रिंगनवाडी 
पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार स्थानिक अधिका 
यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 


आणि ज्याअर्थीजिल्हाधिकारी ,नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधीत 
दुधगांव पाडा / वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस केलेली 
आहे . 


आणि ज्याअर्थीजिल्हाधिकारी,नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधीत 
रिंगनवाडी पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस केलेली 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट,विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन दुधगांव पाडा/ वस्ती/ तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव 
घोषित करीत आहे. 


आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट,विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन रिंगनवाडी पाडा/ वस्ती/ तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव 
घोषित करीत आहे . 


सदर रिंगनवाडी गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत 
नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील प्रमाणे आहे . 


सदर दुधगांव गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचेतपशील तसेच संबंधीत 
नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील प्रमाणे आहे . 


क्र . 


अ . हद्दीचे तपशील समुह नंबर / इतर खुना 
क्र . 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१ . पूर्वेस - मौ .बेंदीची शिव गट नं . ३ ते ५ 
२ . पश्चिमेस - मौ .प्रधानसांगवीचे उर्व क्षेत्र 
३ . दक्षिणेस - मौ .प्रधानसांगवीचे उर्व. क्षेत्र 
४ . उत्तरेस- मौ .कोठारी ( ची ) ची शिव 


अ . हद्दीचे तपशील समुह नंबर/ इतर खुना 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१. पूर्वेस- मौ.निराळा तांडाचे उर्व क्षेत्र गट नं .७५ , ७६ 
२ . पश्चिमेस- मौ .दहेलीची शिव गायरान 
३. दक्षिणेस- मौ .निराळा तांडाचे उर्व क्षेत्र ११० पैकी वनजमिन 
४ . उत्तरेस -मौ.निराळाची शिव ३७ ते ७३ 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र 
वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र 
वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


दिनांक 


दिनांक 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६, शके १९३७ 


२२२३ 


७२ 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


७३ 
विभागीय आयुक्त याजकडुन 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करणे 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करणे 


अधिसुचना 


अधिसुचना 


क्रमांक २०१५ / विशा - आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी- महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन पाडा/ पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / वाडयांचा 
समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 


क्रमांक २०१५ / विशा - आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी - महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन पाडा /पाडयांचा समुह, वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / वाडयांचा 
समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 


आणि ज्याअर्थी निचपूर ग्रामपंचायत ता .किनवट मधील फुलवाडी 
पाडा/ वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
२५. ०७. २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 


___ आणि ज्याअर्थी येंदा-पेंदा ग्रामपंचायत ता .किनवट मधील नागसवाडी 
पाडा / वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
१२ .०७ .२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी ,किनवट यांनी या संदर्भात 
दिनांक १७ .११ .२०१४ रोजी निचपूर ग्रामपंचायतीत येणा - या फुलवाडी 
पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार स्थानिक अधिका 
यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी ,किनवट यांनी या संदर्भात 
दिनांक ११ . ११ . २०१४ रोजी येंदा-पेंदा ग्रामपंचायतीत येणा- या नागसवाडी 
पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार स्थानिक अधिका 
यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 


आणि ज्याअर्थीजिल्हाधिकारी ,नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधीत 
फुलवाडी पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस केलेली 


आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधीत 
नागसवाडी पाडा / वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस 
केलेली आहे . 


आहे . 


आणि ज्याअर्थी मी डॉ .उमाकांत दांगट ,विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन फुलवाडी पाडा/ वस्ती/ तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव 
घोषित करीत आहे. 


आणि ज्याअर्थी मी डॉ .उमाकांत दांगट ,विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन नागसवाडी पाडा/ वस्ती/ तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव 
घोषित करीत आहे . 


सदर फुलवाडी गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत 
नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील प्रमाणे आहे . 


सदर नागसवाडी गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत 
नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील प्रमाणे आहे . 


अ . हद्दीचे तपशील 


क्र . 


क्र . 


समुह नंबर / इतर खुना 
कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 

स .नं .८० ते १०५ 


अ . हद्दीचे तपशील समुह नंबर/ इतर खुना 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१ . पूर्वेस - मौ .राजगडची शिव गट .नं .८८ ते ९१ 
२. पश्चिमेस- मौ .निचपूरचे उर्व क्षेत्र ९३ ते १०० 
३. दक्षिणेस- मौ .माळबोरगांवची शिव ११० ते १७६ व 
४. उत्तरेस- मौ .निचपूरचे उर्व क्षेत्र १८७ वनजमिनीचा भाग 


१ . पूर्वेस - मौ .पेंदाचीशिव 
२. पश्चिमेस- मौ . येंदाचे उ. क्षेत्र . 
३ . दक्षिणेस- पैनगंगा नदी 
४. उत्तरेस- मौ .येंदाचे उ. क्षेत्र . 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र 
वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र 
वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 


दिनांक 


दिनांक 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


२२२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६, शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


७४ 


७५ 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करणे 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत 
करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करणे 


अधिसुचना 


अधिसुचना 


क्रमांक २०१५ / विशा - आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी- महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन पाडा /पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / वाडयांचा 
समुह, गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 


क्रमांक २०१५ / विशा - आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी- महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन पाडा/ पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / वाडयांचा 
समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 


आणि ज्याअर्थी जवरला ग्रामपंचायत ता .किनवट मधील पळसीठाक 
पाडा/ वस्ती / तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
२६ .०७ .२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी जवरला ग्रामपंचायत ता .किनवट मधील काजीपोड 
पाडा/ वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
२६.०७.२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी या संदर्भात 
दिनांक ०५ . १२ . २०१४ रोजी जवरला ग्रामपंचायतीत येणा- या पळसीठाक 
पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार स्थानिक अधिका 
यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी ,किनवट यांनी या संदर्भात 
दिनांक ०४ . १२ .२०१४ रोजी जवरला ग्रामपंचायतीत येणा - या काजीपोड 
पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार स्थानिक अधिका 
यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधीत 
पळसीठाक पाडा / वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस केलेली 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधीत 
काजीपोड पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस केलेली 


आहे . 


आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट,विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन पळसीठाक पाडा/ वस्ती/ तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव 
घोषित करीत आहे . 


आणि ज्याअर्थी मी डॉ. उमाकांत दांगट,विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन काजीपोड पाडा/ वस्ती/ तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव 
घोषित करीत आहे . 


सदर पळसीठाक गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत 
नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील प्रमाणे आहे . 


सदर काजीपोड गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत 
नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील प्रमाणे आहे . 


क्र . 


अ . हद्दीचे तपशील 

समुह नंबर / इतर खुना 
क्र . 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१ . पूर्वेस - मौ .भिलगावची शिव ग .नं .७९ वन 
२. पश्चिमेस - मौ . जवरालाचे उ. क्षेत्र जमिन,९४ पैकी 
३ . दक्षिणेस- मौ . आंबाडी व भिलगावची वनजमिन 
शिव 

६५ ते ७८ , 
४. उत्तरेस- मौ . जवरालाचे उ . क्षेत्र ८० ते ८३ 


अ . हद्दीचे तपशील समुह नंबर/ इतर खुना 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१. पूर्वेस- मौ.पांगरीची शिव गट नं . २१ पश्चिमेस नाला 
२. पश्चिमेस- मौ . जवरलाचे उ. क्षेत्र वनजमिन 
३ . दक्षिणेस- मौ .पळसीठाक चे प्र. क्षे . ८ ते २० 
४ . उत्तरेस - मौ . मांडवीची शिव 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र 
वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र 
वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 


दिनांक 


दिनांक 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६, शके १९३७ 


२२२५ 


७७ 


७६ 
विभागीय आयुक्त याजकडुन 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करणे 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करणे 


अधिसुचना 


अधिसुचना 


क्रमांक २०१५ / विशा - आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी -महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा । 
वापर करुन पाडा/ पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / वाडयांचा 
समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 


क्रमांक २०१५ / विशा - आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी - महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन पाडा/ पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / वाडयांचा 
समुह, गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 


आणि ज्याअर्थी पार्डी ( सी ) ग्रामपंचायत ता .किनवट मधील 
दुर्गापेठ पाडा/ वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ 
प्रमाणे दिनांक ०१ .०५ .२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी गौरी ग्रामपंचायत ता .किनवट मधील सुभाषनगर 
पाडा/ वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
२६ .०७. २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी या संदर्भात 
दिनांक ०९ .११ . २०१४ रोजी पार्डी ( सी ) ग्रामपंचायतीत येणा - या दुर्गापेठ 
पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार स्थानिक अधिका 
यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 


____ आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,किनवट यांनी या संदर्भात 
दिनांक ०३ .११. २०१४ रोजी गौरी ग्रामपंचायतीत येणा- या सुभाषनगर पाडा/ 
वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार स्थानिक अधिका- यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 


आणि ज्याअर्थीजिल्हाधिकारी ,नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधीत 
दुर्गापेठ पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस केलेली 
आहे . 


आणि ज्याअर्थीजिल्हाधिकारी ,नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधीत 
सुभाषनगर पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस केलेली 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट,विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन दुर्गापेठ पाडा/ वस्ती/ तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव 
घोषित करीत आहे . 


आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट,विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन सुभाषनगर पाडा / वस्ती/ तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव 
घोषित करीत आहे . 


सदर सुभाषनगर गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत 
नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील प्रमाणे आहे . 


सदर दुर्गापेठ गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत 
नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील प्रमाणे आहे . 


अ . हद्दीचे तपशील 


समुह नंबर / इतर खुना 
कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 

गट नंबर 
९ ते १५ 


कमा 


अ . हद्दीचे तपशील समुह नंबर / इतर खुना 
क्र . 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१. पूर्वेस - मौ . सक्रुनाईक तांडाची शिव गट .नं .५४ ते उत्तरेस पैनगंगा नदी 
२. पश्चिमेस- मौ . खबांळाची शिव ७२ , 
३. दक्षिणेस- मौ . सक्रुनाईक तांडाची शिव ७६ ते ८१ 
४ . उत्तरेस - पैनगंगा नदी व पाडीचे उ . क्षे . 


१ . पूर्वेस - मौ .उमरीची शिव 
२ . पश्चिमेस- मौ . गौरीचे उ. क्षेत्र 
३ . दक्षिणेस - मौ .गौरीचे उ. क्षेत्र 
४ . उत्तरेस - मौ .चिंचखेडची शिव 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र 
वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र 
वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 


दिनांक 


दिनांक 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


२२२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र ८ ऑक्टोबर २०१५ : आश्विन १६, शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


७९ 


७८ 
विभागीय आयुक्त याजकडुन 


विभागीय आयुक्त याजकडुन 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करणे 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करणे 


अधिसुचना 


अधिसुचना 


क्रमांक २०१५ / विशा - आस्था | झेडपीव्हीपी / कावी -महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन पाडा /पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह, वाडी / वाडयांचा 
समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 


क्रमांक २०१५ / विशा - आस्था / झेडपीव्हीपी / कावी- महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन पाडा/ पाडयांचा समुह , वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / वाडयांचा 
समुह , गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 


आणि ज्याअर्थीसिंदखेड ग्रामपंचायत ता .माहूर मधील लिंगमपेठ 
पाडा/ वस्ती/ तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
१७ . ०७ . २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी गोंडवडसा ग्रामपंचायत ता . माहूर मधील गोंडवाडी 
पाडा/ वस्ती/तांडा यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
१८ .०७ . २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी ,किनवट यांनी या संदर्भात 
दिनांक २७ .११ .२०१४ रोजी सिंदखेड ग्रामपंचायतीत येणा - या लिंगमपेठ 
पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार स्थानिक अधिका 
यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी ,किनवट यांनी या संदर्भात 
दिनांक २६. ११.२०१४ रोजी गोंडवडसा ग्रामपंचायतीत येणा- या गोंडवाडी 
पाडा / वस्ती/ तांडा यांची संबंधीत नोंदणीकृत मतदार स्थानिक अधिका 
यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 


आणि ज्याअर्थीजिल्हाधिकारी,नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधीतलिंगमपेठ 
पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि ज्याअर्थीजिल्हाधिकारी ,नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधीत गोंडवाडी 
पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट,विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन लिंगमपेठ पाडा/ वस्ती/ तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव 
घोषित करीत आहे . 


___ आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट,विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन गोंडवाडीपाडा/ वस्ती / तांडा यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव 
घोषित करीत आहे . 


सदर लिंगमपेठ गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत 
नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील प्रमाणे आहे . 


सदर गोंडवाडी गावाच्या नैसर्गीक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधीत 
नैसर्गीक साधनाच्या वापरांची पारंपारीक हद्द खालील प्रमाणे आहे . 


क्र . 


अ . हद्दीचे तपशील समुह नंबर/ इतर खुना 
क्र . 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१. पूर्वेस - मौ .सिंदखेडचे उर्व. क्षेत्र गट नं .१०९ ते ११४ 
२. पश्चिमेस- मौ . लोकरवाडीची शिव ११४,११६ ते ११८ 
3. दक्षिणेस - मौ .सिंदखेडचे उर्व. क्षेत्र १३१,१४० ते १४३ 
४ . उत्तरेस - मौ .सिंदखेडचे उर्व. क्षेत्र . १५९ ते १८४,२३३ 

ते २३७,२४८ व 
२५४ ते २९८ 


अ . हद्दीचे तपशील समुह नंबर / इतर खुना 

कम्पार्टमेंन्ट नं . ( आवश्यक असल्यास ) 
१. पूर्वेस- मौ. रामुनाईकतांडोचे क्षे. गट नं .१५५,१५६ 
२. पश्चिमेस- मौ . तुळसीची शिव १६३ , १७४ ते १८२ 
३ . दक्षिणेस- मौ . चोरडची शिव २११ ते २२० 
४ . उत्तरेस- मौ . गोडंवडसाचे उर्व क्षेत्र २३० ते २६२ 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र 
वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 
दिनांक 

( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


सदर गांव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र 
वगळुन उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमावलीतील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने . 
दिनांक 

( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. . 


